RNINo . MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ७६ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१७८ / २०२१ .--- श्रीमती . एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ 
अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ व ०५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून 
व पुढील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए . आनंद , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , जिल्हा रायगड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

एम . ए . आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती . 


रायगड , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४०४४ / २०२१.- श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ 
व १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीची ०२ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का . वे.पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . व्ही . एम . क - हाडकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री.अ.अ.शिंदे , रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 


रायगड , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४११२ / २०२१ .--- श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक 
६ ऑगस्ट २०२१ अशी एकूण ०५ दिवसांची परावर्तीत रजा पुढील दिनांक ७ ऑगस्ट २०२१ व ०८ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या 
सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायगड 
अलिबाग यांजकडे राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ . 


1 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१११ / २०२१ .-- श्रीमती ए . एम . शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ ते 
२८ ऑगस्ट २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या 
का.वे.नं.पासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का . वे.पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए . एम . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . एम . शिंदे , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती ए . एम . शिंदे , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


रायगड , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१७६ / २०२१ .--- श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते २४ 
सप्टेंबर २०२१ अशी दहा दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला व 
पुढील दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ व २६ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या 
का.वे.नं.पासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का वे पू.पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एल . जी . पाच्छे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्ययाधीश , व . स्तर , अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एल . जी . पाच्छे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


उपरोक्त कालावधीत न्यायिक अधिकारी जर रजेवर असतील , तर त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१ ९ ५ / २०२१ .--- श्री . पी . सी . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , पेण यांची दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ व २० 
ऑगस्ट २०२१ रोजीची ०२ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते १८ ऑगस्ट २०२१ पर्यंतच्या मंजूर झालेल्या अर्जित रजेला 
जोडून व पुढील दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ व २२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . पी . सी . देशपांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते , 

श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर . एन . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३ ९ ५३ / २०२१ .--- श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ ते 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ३१ जुलै २०२१ व १ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या शनिवार व 
रविवारच्या सुट्टीला जोडून , पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अशोककुमार बी . भिल्लारे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४१ ९ ४ / २०२१ .--- श्रीमती.एस.आर.पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ 
ते २० ऑगस्ट २०२१ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ 
व २२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा रिमांडचा कार्यभार श्री . एन . आर . इंदलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते २० ऑगस्ट २०२१ या कालावधीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


रायगड , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४००२ / २०२१.- श्री . पी . सी . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते १८ 
ऑगस्ट २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या 
ध्वजारोहणाचे वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . पी . सी . देशपांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर . एन . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पेण यांजकडे राहील 


रायगड , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ . 


अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी . २/३४१०/२०२१ .-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा , सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . त्यांना दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमासाठी नजिकच्या न्यायालयात उपस्थित राहणेची 
परवानगी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१८८ 


श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अति.सत्र न्यायाधीश , 
खेड . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ श्री . ए . एस . आवटे , 
ते १८ ऑगस्ट २०२१ व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
तीन दिवस च्या सुट्ट्या . 

अति . सत्र न्यायाधीश , 
अर्जित रजा . 

दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ खेड . 
चे कार्या . वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिवस 
अर्जित 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी . २/३४१२/२०२१ .--- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ श्री . जी . एम . साधले , 
ते १३ ऑगस्ट २०२१ चे कार्या . 

दिवाणी न्यायाधीश , 
पर्यंतची चार दिवस वेळेनंतरपासून ते 

क.स्तर व 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 

लांजा . 


१ 


श्री . एस . 


के . सोनावणे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 


७६ 
दिवस 
अर्जित 


रजा . 


अर्जित रजा . 


राजापूर . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी . २/३४११/२०२१ .-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . त्यांना दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०२१ रोजी ध्वजवंदनाचे कार्यक्रमासाठी गडहिंग्लज येथील न्यायालयात उपस्थित राहणेची परवानगी देणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तित रजा 


( १ ) 


१ 


( २ ) 

( ३ ) 
श्री . एस . एस . पचंडी , ५३ 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 
( क . स्तर ) व 

अर्जित 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रजा . 
खेड . 


अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीनवेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ 

श्रीमती पी . एस . जाधव , 
ते १८ ऑगस्ट २०२१ व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश 
पर्यंतची तीन दिवस च्या सुट्ट्या . 

( क . स्तर ) व 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून खेड . 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


९ 


: 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / ३६३० / २०२१ . – ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी गोपाळकाला दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२१ , रोजी पोळा , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ श्री गणेश चतुर्थी , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिड दिवसाचे व दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी अडीच दिवसाचे 
गणपती विर्सजन होणार आहेत . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवधर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकुण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
५ . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 
६ . सभ्यता अगर निती या विरुध्द असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही . 

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . ” 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी ००-०१ वाजे पासुन ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ शेजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


४ . 


७ . 


४ . 


५ . 


६ . 


मिभाववि आयुक्तालय . 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
कमांक विशा / मनाई आदेश / ११ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी 
गोपाळकाला / दहीहंडी , दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोळा , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी हरितालिका तृतीया , दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी 
गणेश चतुर्थी ( गणपती आगमन ) व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी ऋषीपंचमी ( दिड दिवसाचे गणपती विसर्जन ) असे सण / उत्सव संपन्न होणार 
आहेत . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित 
व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे : 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


44 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ ११ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
कमांक वि.शा. / स.सा.क. / परीक्षा / मनाई आदेश / ३४७५ / २०२१.- ज्या अर्थी , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित 
गट - ब संयुक्त पूर्व परीक्षा , २०२० , शनिवार , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०-०० ते . सांयकाळी ५-०० वाजे पावेतो ठाणे पोलीस 
आयुक्तालय परिसरात परिमंडळ -१ , ठाणे हद्दीत १४ परीक्षा उपकेंद्रावर व परिमंडळ - ५ वागळे इस्टेट हद्दीत १४ परीक्षा उपकेंद्रावर विविध शाळा 
व कॉलेज अशा एकूण २८ परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत . तसेच संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा ( EPEO ) परिक्षा , २०२० रविवार , 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०-०० वा . ते १२-०० वा वेळेत ठाणे येथे एकुण ४ उप केंद्रावर आयोजित केली आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परिक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवुन गैर प्रकार केले आहेत व परिक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीषा चालु असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले . पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परिक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परिक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.याची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 
दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस 
अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच 
झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी ६-०० वाजेपासून दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायं . १५-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात 
चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाव्दारे जाहीर करून , प्रसिध्दी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state . 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 , 25th June 2021 and No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd Aug 2021 , to 
continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to extend 
the restrictions that have been imposed from time to time , along with all additions and clarifications 
issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No : Corona 2021 / C.R . 
366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 , issued modification to the currently imposed restrictions , 
allowing the Local Disaster Management Authority to decide on certain matters . 

4. THEREFORE , I , Dr. Shivaji Rathod , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / s 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Coinmissioner of Police , Greater Mumbai , 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread 
of Covid - 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain 
the spread of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the 
chain of transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 , along with all additions 
and clarifications issued thereof , and any directions issued by local Disaster Management Authority 
in this regard , and prohibit violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-00 hrs . on 1st September 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs on 15th September 2021 , unless withdrawn earlier . The order u / s 144 CrPC , dated 
3rd August 2021 , issued by the undersigned is hereby withdrawn . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 


Given under my hand and seal on this 30th day of August 2021 at Mumbai . 


DR . SHIVAJI RATHOD , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PREVENTION U / S 33 r / w 43 M.P. ACT , 1951.- WHEREAS , Government 
of Maharashtra has issued restrictions order vide notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 
30th May 2021 ( “ Break the Chain ” ) hereinafter called the order and whereas it has been reported 
that large no . of people are gathering at various railway stations for the purpose of commute and 
other activities and whereas many of them are not confirming to the COVID - 19 appropriate behavior 
as specified in the order creating grave risk and dangerous to fellow passengers and 

WHEREAS it is necessary and expedient for the purpose to enforce the guideline efficiently 
I Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) ( b ) of section 33 and section 43 ( 1 ) and ( 2 ) of Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby delegate and authorize the above said powers to all 
officers up to the rank of Police Sub Inspector under Mumbai Railway Commissionerate . All such 
empowered officers are directed to take necessary action against people not adhering to the 
directives contained in the order for the period from 00-01 hrs . of 6th September 2021 to 24-00 
hrs . of 20th September 2021 . 

Officers so authorized shall follow the procedure laid for the purpose of the offenders . 

1. Due to Covid - 19 pandemic , so as to prevent danger any person using public place without 
wearing mask in Mumbai Railway Police Commissionerate jurisdiction . 
2. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

3. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 6th September 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-17 . — WHEREAS , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . 
Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hrs . of 11th September 2021 to 24-00 hrs . of 25th 
September 2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 342 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 6th September 2021 . 


Mumbai , 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

उप संचालक , भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 


मौजे बेलकडे , ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना नकाशा दुरुस्तीबाबत 


अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री / दु.एस.आर .१०४ / बेलकडे / रायगड / २०२१ . – मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे 
एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम २० ( १ ) अन्वये मौजे बेलकडे ता . अलिबाग , जि.रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना 
कायम करणेबाबतची अधिसूचना दि . २४ फेब्रुवारी १ ९ ८३ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ पानांक २६६ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती . सदर मंजूर 
योजनेतील मंजूर नकाशामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण नकाशा गट नंबर २८ व २१२ यामध्ये दुरुस्ती 
करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ ( १ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा 
अधीक्षक भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक ६ मे २०१ ९ रोजी पाठविणेत आला होता . सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी तलाठी कार्यालयाचे नोटीस 
बोर्डावर दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही . सबब मुंबईचा धारण 
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम ३२ पोट - कलम ३ मधील 
तरतुदीनुसार उप संचालक भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई हे मंजूर योजनेतील गट नंबर ६२०,६३१ या गटाचे नकाशामध्ये दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा 
मसुदा कायम करीत आहे . 


+ 


मुंबई , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ , 


मिलिंद चव्हाण , 
उप संचालक भूमि अभिलेख , 

कोकण प्रदेश , मुंबई . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात -६ / क .१५६ / आदेश / दि पनवेल अर्बन बँक / १०८५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गोपाळ मावळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये दि पनवेल को - ऑप . अर्बन बँक लि . , पनवेल , जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . नितीन जिवन पाटील 


कर्ज व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” , दि पनवेल को - ऑप . अर्बन बैंक लि . 
पनवेल असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ १७ 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे 
अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १३ ) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस 
आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ . 


गोपाळ मावळे , 

जिल्हा उप निबंधक 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn / 2062 / 2021.- Shri B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is granted 
earned leave for 04 days from 15th September 2021 to 18th September 2021 with permission to 
prefix holidays from 9th September 2021 to 14th September 2021 and suffix holiday on 19th 
September 2021 and permission to leave head quarters from 8th September 2021 A.O.H. to 20th 
September 2021 B.O.H .. 

Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symptoms 
at the time of joining . 

No locum tenus is necessary . 

On return from leave Shri B. B. Chouhan , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C .. 
Malvan . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981. Shri B. B. Chouhan , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. , ) and J.M.F.C .. Malvan had he not 
proceed on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. 
Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan shall remain with 
Shri A. G. Naik , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is directed to hand over the charge of his Court 
to the Joint Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . He is also directed to submit joining report to 
this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 24th August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn / 2103 / 2021.- Smt . G. P. Kawdikar , Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 1st September 2021 and 2nd September 
2021 . 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as the 
Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981. Smt . G. P. Kawdikar , 
Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg would have been continued 
to an officiate as Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg has she not 
proceed on leave as above . 

During the abovesaid period the charge of the Court of the Ad - hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg , shall remain with Shri R. B. Rote , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

The Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg . She is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 30th August 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४२ ९ ८ / २०२१ .--- श्री . एस . एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांची दिनांक १ ९ जुलै २०२१ ते दिनांक 
२७ जुलै २०२१ अशी ९ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ जुलै २०२१ 
रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . एस . पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , महाड , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री.एस.एस.पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . एस . पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगांव यांजकडे 
राहील . 


वि . प्र . इंगळे , 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४२ ९९ / २०२१ .-- श्रीमती ए . एम . शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची जिल्हा न्यायालय , रायगड 
अलिबाग अधिसूचना क्रमांक ४१११/२०२१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मंजूर झालेल्या दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ ते २८ ऑगस्ट २०२१ ह्या 
तीन दिवसांच्या अर्जित रजेपैकी दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजीची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४२ ९ ७ / २०२१.- श्री . आर . एस . भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल , यांची दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ ते 
१३ ऑगस्ट २०२१ अशी ३ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर . एस . भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 


7 


1 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ २१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ३५३० / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


५५ दिवस 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) 

( ६ ) 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ , श्रीमती टी . एस . महाडीक , 
ते दिनांक २७ ऑगस्ट दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ दिवाणी न्यायाधीश 
२०२१ पर्यंत ४ दिवस च्या सुट्ट्या . 

( क . स्तर ) व 
अर्जित रजा . 

दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून दापोली . 
ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्रीमती की . आ . काटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , दापोली . 


अर्जित 


रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ३५२ ९ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावोसमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा व सुटटी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


२२८ दिवस 
अर्जित 


( २ ) 
श्री . एन . सी . पवार , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , रत्नागिरी . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ व श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
ते २५ ऑगस्ट २०२१ दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
पर्यंत तीन दिवस च्या सुट्ट्या . 

( क . स्तर ) व 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 

रत्नागिरी . 
ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ ( श्री . ए . ए . वाळुजकर , 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क.स्तर 


रजा . 


अर्जित रजा . 


* व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांच्या दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचे पदभारासह ) 

रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 08 ) /2021.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders in 
their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 
2 . 

WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable 
sabotages through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para 
gliders , for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Dr. Shivaji Rathod , Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of 
drone , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , etc. shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. 
from 5th September 2021 to 4th October 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or 
by specific permission in writing by Deputy Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 5th September 2021 till 24-00 
hrs . of 4th October 2021 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 1st day of the September , 2021 . 


Mumbai . 


DR . SHIVAJI RATHOD , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७१३ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
यते की , अक्षत एलिगन्स् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
७ / ब , प्लॉट नं . २७ , मौजे मुद्रे खुर्द , कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४६ ९ ४ / २०२०-२०२१ / 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , मिडास व्हिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे नं . 
१००/० , प्लॉट नं . १० , दहीवली , संजयनगर , कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक १ ९ जुलै २०२१ . 


दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७१६ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , साई रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१५२ , प्लॉट नं . ३ , मौजे ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७१५ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , नूर पॅलेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १७५ , 
प्लॉट नं . २१ , मौजे ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


CC 


" 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७१८ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , कैलाश अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१४८ , प्लॉट नं . ४ , मौजे ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनि / अ -१ / SRANCO / OW / ३१२२१ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री कृष्ण एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सीटीएस नं . ३८० ( पै ) , ३८०/१ ते १२ , ३८०/१३ ते ५ ९ , 
३८०/६० ते ९ ६ , मौजे मोगरा , ता . अंधेरी , जिजामाता रोड , पंप 
हाऊस , जोगेश्वरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ३ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१५१ / सन २०२१ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


मुंबई , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / ( टीसी ) / ४७१७ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्री महालक्ष्मी पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे 
नं . ८५ , प्लॉट नं . ११ , १२ , १३ , १४ , मौजे धामोते , नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक उचिशा / पोल -२ / मनाई आदेश / २०२१ .--- मा . ना . श्री . नारायण राणे , केंद्रीय सुक्ष्म , लघु उद्योग मंत्री यांची दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ 
ते २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात जन आशिर्वाद यात्रा चालू आहे . 

सदर यात्रे दरम्यान दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी महाड येथे पत्रकारांशी संवाद साधत असून त्यामुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता 
आहे . तसेच आगामी कालावधीत दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी गोपाळकाला असे 
उत्सव साजरे होणार आहेत . 


वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक कार्यालय , 
रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र अ.क्र . २ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे 
आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा , नुसार मला 
मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी रात्री १२-०० वाजे 
पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील 
कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सूरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 


( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 


( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता 

लागू 

होणार नाहीत . 


( १ ) अंत्ययात्रा 


( २ ) धार्मिक विधी , धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ . 


( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार 
नाही . 


हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिला . 


डॉ . बी . एन . पाटील , 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / ३८८७ / २०२१.– ज्या अर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष . सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १ ९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत “ गणेशोत्सव ” हा सण होणार आहे . 

ज्या अर्थी मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोटकलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्या अर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
५ . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुध्द असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


४ . 


६ . 


७ . 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 


१ . 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 


४ . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमॅ सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


कमांक वि.शा. / स.सा.क. / परीक्षा / मनाई आदेश / ३६५ ९ / २०२१.— ज्याअर्थी , उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की , सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संपन्न होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ . १२ वी ) दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ या 
कालावधीमध्ये व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ . १० वी ) दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ पुरवणी परीक्षा या 
कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवुन गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे परीक्षार्थीस नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे याची खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 
दिनांक १ मे , १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच 
पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास , 
तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई 
आदेश निर्गमित करीत आहे . 


1 


सदरचा आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी ८-०० वाजेपासून दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सायं . २०-०० वाजे पर्यंत परीक्षेच्या 
दिवसापुरता अंमलात राहील . 


मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविदयालय परीक्षा केंद्र तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज 
दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेश ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिध्दी करावी व त्याप्रमाणे कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ. / ४१७८ / २०२१.— ज्याअर्थी , कोविड -१ ९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता यावर्षी गणोशोत्सव 
साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांनी आरएलपी -०६२१ / प्र.क्र . १४४ / विशा -१ ब , दिनांक २ ९ जून २०२१ अन्वये 
सार्वजनिक गणोशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत व क्र . आरएलपी -०६२१ / प्र.क्र . १४४ / विशा १ ब , दिनांक ८ 
सप्टेंबर २०२१ अन्वये गणेश मुर्तीचे मुख दर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवुन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असून दर्शन केवळ ऑनलाईन 
अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावे असे शुध्दीपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे . 

( २ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसुचना क्रमांक . ३ मधील पान क्र . ४ मधील फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी १२७४ / व्हि - एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) चे कलम २१ 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ३ ) त्याअर्थी मी , रुपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ च्या अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ७-०० पासुन ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०० पर्यंत 
मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवुन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याबाबतचा मनाई आदेश जारी करीत आहे . ” सदर आदेश हे 
पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांचे कार्यक्षेत्रात लागू राहतील . 

( ४ ) दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्रित जमणार 
नाहीत . तसेच कोणत्याही प्रकारची मिरवणुक काढण्यात येणार नाही . 

( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणरी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ व प्रचलित कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ६ ) संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौ . दं . प्र . सं . , १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , 
सहायक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


रुपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - डी / एचएसजी / ( टिसी ) / १००५० / ११६२ / 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / सी वि / १०२५ / २०२१ . सहायक निबंधक , 

२०२१-२०२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , 
सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 

मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दत्तचरण को - ऑप . हौसिंग 
चंदन एआरसी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . एस . 

सोसायटी लि . , सीएस नं . १७१३ ऑफ गिरगांव डिव्हीजन , ८ ओ -८ बी , 
नं . ४२७ , भुलेश्वर डिव्हीजन , बी . आय . टी . चाळ क्र . १ ते ६ 

हरिश्चंद्र गोरगांवकर रोड , एच . एम . म्हात्रे लेन , गांवदेवी , 
चंदनवाडी , चिराबाजार , जे . एस . एस . मार्ग , मुंबई ४०० ००२ , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - सी / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ५७३ / २०२१-२२ / सन 

मुंबई ४०० ००७ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - डी / एचएसजी / 
२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम 

( टिसी ) / १००५० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
१ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सुदाम काठे . 


सहायक निबंधक , 


मुंबई , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ . 


सहकारी संस्था , 
सी विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . अविनाश ओ . भागवत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - पी / एचएसजी / टिसी / १६०४ ९ / २१-२२ / 
सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , रॉयल ओऑसिस फेस १ को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिटीएस नं . ६ ओ / १६ , मालवणी व्हिलेज , 
बिल्डिंग नं . १ , ओ , बी , सी आणि डी विंग , जनकल्याण नगर , 
बिल्लाबाँग हायस्कूलजवळ , मालाड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ० ९ ५ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७३ ९ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / १७२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , केना कुरेशी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , टाटानगर झोपडपट्टी , देवनार गोवंडी रोड , पंचनालाजवळ , 
गोवंडी , मुंबई ४०० ०४३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . सुनिल कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / पीआरडी / ( आय ) / ११७५८ / २०२१-२२ / 
सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई अस्मिता महिला औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , सेवा हाऊस , पहिला मजला , 
कै . शरद भाऊ आचार्य मार्ग , नटराज सिनेमा जवळ , चेंबूर , मुंबई 
४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५३ / २०२१-२२ / 
२०७५ / सन २०२१– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दुग्धेश्वर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , वत्सलाताई नाईक नगर , सि . एस . टी . रोड , एस . जी . 
बर्वे मार्ग , हनुमान मंदिर जवळ , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५४ / २०२१-२२ / 
२०७७ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , संत तुकाराम महाराज सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , वत्सलाताई नाईक नगर , सि . एस . टी . रोड , 
गल्ली नं . ११ , डॉ . वर्मा क्लिनिक समोर , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५२ / २०२१-२२ / 
२०७३ / सन २०२१.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , परळी वैजनाथ सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , झोपडपट्टी चेंबूर , बिल्डिंग नं . ३२ समोर , 
चेंबूर , मुंबई ४०००७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५५ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / २०७ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वटेश्वर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , ३१८ , वत्सलाताई नाईक नगर , सी . 

एस . टी . रोड , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५० / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / २०६ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भिमा शंकर सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , शॉप नं . ४ , बिल्डींग नं . ३४ च्या मागे , आर . सी . एफ . 
गेट , चेंबूर कॉलनी , एम . एस . बिल्डींग नं . ३४ च्या जवळ , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


, 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५६ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ / २०८१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , वामन भाऊ सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , रुम नं . १ , गांधी नगर , चेंबूर कॉलनी , एम . एस . 
बिल्डिंग नं . ३२ च्या समोर , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधि . 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
एम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्र.जे.एन.पी.टी. / एस.ई.झेड / कलम ११५ ( ३ ) / टिपीव्ही ३ / ४२५५.- ज्याअर्थी , केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ( वाणिज्य 
विभाग ) , यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ , चे कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) सह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम , २००६ चे नियम क्र .८ 
अन्वये अधिसूचना क्र.एस.ओ .२०४७ ( ई ) दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट यांचे , मौजे कारळ , सोनारी , जासखार व 
सावरखार , ता . उरण , जि . रायगड येथील २७७.३८ हे . क्षेत्र “ विद्यमान बंदरामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र ” विकसित करण्यासाठी अधिसूचित केले 
आहे . ( यापुढे “ उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) च्या कलम ( ४० ) च्या पोट - कलम १ ( ख ) अन्वये त्यांचेकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस -१७१७ / ६१२ / प्रक्र 
२१ ९ / १७ / नवि -१२ , दिनांक २० डिसेंबर २०१७ द्वारे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टची उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण 
म्हणून नेमणूक केली आहे . ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० सह ११५ ( २ ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विशेष आर्थिक 
क्षेत्राबाबतचा प्रारुप विकास नियोजन प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्रस्ताव ” असे संबोधिलेले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) 
अन्वये दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे मंजुरीस्तव सादर केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांचेकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस -१८०२ / १५० / नवि -१३ , दिनांक २१ मार्च २००३ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ खालील शासनाचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केले आहेत . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबत प्राप्त झालेल्या उक्त नियोजन प्रस्तावास , नकाशावर 
गुलाबी रंगात दर्शविलेल्या दुरुस्त्या व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील एम -१ ते एम -३ या बदलांसह आणि पुढील अटींना अधीन 
राहून मंजुरी देत आहेत 


अटी : 


( १ ) सदरची मंजुरी केवळ उक्त नियोजन प्रस्ताव जसे प्रस्तावित जमीन वापर , सुविधा क्षेत्र , खुली जागा रस्त्यांचे जाळे इ . चे अनुषंगाने आहे . 

( २ ) शासन , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीबी -४३०८ / ३४८३ / प्र.क्र . - ३०८ / २००८ / नवि -११ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०० ९ 
मध्ये नमूद ( ए ) ते ( एच ) या अटी सदर विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या उक्त नियोजन प्रस्तावाकरिता लागू राहतील . 

( ३ ) उक्त नियोजन प्रस्तावातील विकासासंदर्भाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पत्रात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे विशेष नियोजन 
प्राधिकरणावर बंधनकारक राहील . 

( ४ ) उक्त नियोजन प्रस्तावातील विकासासंदर्भाने पर्यावरण विभागाचे पत्रात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे विशेष नियोजन प्राधिकरणावर 
बंधनकारक राहील . 

( ५ ) सदर विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या उक्त नियोजन प्रस्तावातील कोणताही विकास सुरू करण्यापूर्वी CRZ च्या अनुषंगाने MCZMA चे 
स्पष्ट अभिप्राय प्राप्त करून घेणे व त्यानुसार पालन करणे बंधनकारक राहील . 

( ६ ) मौजे जासखार , ता . उरण येथील स.नं. २५८ / १ पै . ( ०.१३५ हे . ) व स.नं. २५८ / ५ पै . ( ०.०८८ हे . ) असे एकूण ०.२२३ हे . क्षेत्र उक्त 
नियोजन प्रस्तावामधून वगळण्यात येत आहे . त्यानुसार नियोजन प्रस्तावाखालील क्षेत्र २७७.१५ हे . इतके राहील . 

( ७ ) उक्त नियोजन प्रस्तावातील कोणतीही बांधकाम परवानगी देतेवेळी आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाराष्ट्र विद्युत 
महावितरण कंपनी इ . विभागाचे अभिप्राय विशेष नियोजन प्राधिकरणाने घ्यावेत . 

( ८ ) उक्त नियोजन प्रस्ताव हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) नुसार सदर आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून लगोलग अंमलात 


येतील . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


टीप : ( १ ) उक्त नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा नकाशा व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , मुख्य व्यवस्थापक , जवाहरलाल नेहरु 
पोर्ट ट्रस्ट , प्रशासन भवन , शेवा , नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात 
येत आहे . 

( २ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ . 


सुधाकर नांगनुरे , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. JNPT / SEZ / Sec 115 ( 3 ) /TPV-3/4255.- Whereas , the Ministry of Commerce and Industry 
( Department of Commerce ) , Government of India , vide Notification No.S.O.2047 ( E ) , dated 11th 
August , 2014 , in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the SEZ Act , 2005 
read with Special Economic Zones Rule , 2006 has notified an area of 277.38 Ha . from Village 
Karal , Sonari , Jaskhar and Sawarkhar . Tal . Uran , Dist . Raigad of Jawaharlal Nehru Port Trust 
for " Special Economic Zone in an existing Port ” ( hereinafter referred to as " the said Special 
Economic Zone " ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , Urban Development Department , in exercise 
of powers conferred under sub - section ( 1B ) of the section 40 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the said Act ' ) vide its Notification No. TPS 
1717 / 612 / CR - 219 / 17 / UD - 12 , dated 20th December , 2017 has appointed Jawaharlal Nehru Port Trust 
as Special Planning Authority for the said Special Economic Zone ( hereinafter referred to as " the 
said Authority ” ) ; 

And whereas , the said Authority has completed the legal procedure laid down under section 
40 read with 115 ( 2 ) of the said Act and the said Authority has submitted the Draft Development 
Planning Proposals ( hereinafter referred to as ” the said planning proposals ” ) of the said Special 
Economic Zone for sanction under section 115 ( 3 ) of the said Act on dated 17th March , 2021 to the 
Director of Town Planning Maharashtra State , Pune ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department vide its Notification No. 
TPS - 1802 / 150 / UD - 13 , dated 21st March , 2003 has delegated the powers exercisable by it under 
section 115 of the said Act , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 115 of the 
said Act and all other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune by this order hereby accords its sanction to the said Planning Proposals 
and Development Control & Promotion Regulations submitted by the said Authority as amended 
in Pink colour along with modifications M - 1 to M - 3 subject to following conditions 
Conditions : 

( 1 ) This sanction is only related to the said Planning Proposals like proposed land use , 
amenity spaces , open spaces , road pattern etc. , 

( 2 ) Conditions ( a ) to ( h ) mentioned in Urban Development Department's Notification 
No. TPB - 4308 / 3483 / CR - 308 / 2008 / UD - 11 , dated 27th February 2009 shall be applicable for the 
said Planning Proposals of this Special Economic Zone . 

( 3 ) The terms and conditions mentioned in the letter of Maharashtra Pollution Control 
Board regarding the development of the said Planning Proposals shall be binding on the 
Special Planning Authority . 

( 4 ) The terms and conditions mentioned in the letter of Environment Department 
regarding the development of the said Planning Proposals shall be binding on the Special 
Planning Authority . 

( 5 ) The Special Planning Authority shall obtain the specific remarks of MCZMA regarding 
CRZ before initiating any Development within the said Planning Proposals of this Special 
Economic Zone , and it will be mandatory to comply accordingly . 

( 6 ) The lands bearing S.No. 258/1 ( P ) , area admeasuring about 0.135 Ha . and S.No. 258 / 
5 ( P ) , area admeasuring about 0.088 Ha . of Mouje Jaskhar , Tal . Uran are deleted from the said 
planning proposals , therefore Area under the said Planning Proposals shall be 277.15 Ha . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

( 7 ) The Special Planning Authority shall obtain NOC from departments like Public Works 
Department , Maharashtra State Electric Distribution Corporation Ltd. etc. wherever 
necessary while sanctioning building plans within any lands of the said Planning Proposals . 

( 8 ) The said Planning Proposals shall immediately come into effect from the date of 
issuance of this order under section 115 ( 3 ) of the said Act . 

Note : 1. The Plan showing the said Planning Proposals and Development Control & Promotion 
Regulations shall be made available for inspection in the office of the Chief Manager , Jawaharlal 
Nehru Port Trust , Administrative Building , Sheva , Navi Mumbai during office hours on all working 
days . 
2. This order shall also be published 

the Directorate's official website 
www.dtp . maharashtra.gov.in . 


on 


Date : 21st September 2021 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून 

“ वर्सावा नाका येथे अवजड वाहनांना प्रवेश बंदीकरीता वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना " 
क्रमांक पोउपआ - मिभाववि / मुख्या / ४४२ / २०२१.— मिरा - भाईंदर शहरातील वसोवा नाका येथे जून्या खाडी पूलाचे दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी 
सदरच्या पूलाची एक लेन बॅरीकेटींग लावून दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक- २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत सलग ५ दिवस बंद ठेवावी लागणार 
असल्याचे व पूलाच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने पूलाचे दुरूस्तीचे काम तातडीने करणे गरजेचे असल्याचे आय . आर . बी . सुरत , दहीसर यांनी 
त्यांचेकडील जावक क्र . IRBSDTL / VAPI / 12933 / 2021 , date 1st September 2021 अन्वये पत्र पाठवून कळविले आहे . 

ज्याअर्थी , वर्सावा जून्या खाडी पूलाची दुरूस्ती तातडीने करणे पूलाच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असल्याचे संबंधित अभियंता 
यांनी संदर्भीय पत्रान्वये अभिप्राय दिलेला आहे . यामुळे वरिलप्रमाणे पूलाचे कामासाठी ३ दिवस सलग पूलाची एक लेन बॅरीकेटींग लावून वाहनांसाठी 
बंद करण्यात येऊन केवळ एकच लेन वाहनांना मार्गस्थ होण्यासाठी शिल्लक राहणार असल्याने ठाणे व मुंबई बाजूकडून पालघर - गुजरात बाजूकडे 
जाणारी अवजड व हलकी वाहने एकाच वेळी एकाच लेनवरून मार्गस्थ करावी लागल्यास मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणार आहे . यामुळे 
तासंतास वाहने एकाच ठिकाणी अडकून बसून वाहन चालक , प्रवासी नागरीक यांचा अमुल्य वेळ व इंधन वाया जाऊन नागरीकांमध्ये असंतोष 
निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . ठाणे व मुंबईकडून मोठया प्रमाणात हजारो अवजड वाहने वर्सावा जून्या 

खाडी 
पूलावरून पालघर - गुजरात बाजूकडे मार्गस्थ होत असतात . यामुळे अवजड वाहनांना वोवा पूलावरून मार्गस्थ होऊ न देता दुसऱ्या पर्यायी मार्गाने 
मार्गस्थ केल्यास बहुतांशी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठा फरक पडणार आहे . 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या वाहतूक विभागाचे पोलीस उप आयुक्त म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) प्रमाणे व मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुढील प्रमाणे अधिसुचना जारी करीत आहे : 

१. राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ८ वरील दहिसर ते सुरत दरम्यान असलेल्या वर्सावा जून्या पूलाच्या दुरूस्तीकामी सदर पूलावरील दहीसर - सुरत 
मार्गावरील पहिली मार्गीका ३ दिवस बंद करण्यात येत आहे . सदरची मार्गीका बंद कालावधीत तिच्या लगत असणाऱ्या दुसऱ्या मार्गिकेवरून 
हलक्या वाहनांना वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 

सदरच्या संपूर्ण कालावधीत जून्या वर्सेवा पुलावरून वाहतूक करण्याकरीता सर्व जड - अवजड वाहनांना मनाई करण्यात येत आहे . 
निराकेंद्र / गायमुख याठिकाणी गुजरातकडे जाणाऱ्या जड अवजड वाहनांना वझेवा पुलाकडे जाण्यासाठी प्रवेश बंद करण्यात येत आहे . त्या वाहनांची 
वाहतूक खालील ३ पर्यायी मार्गावर वळविण्यात येत आहे . 
पर्यायी मार्ग 


२ . 


ठाणे शहर हद्दीतून वोवा मार्गे पालघर बाजूकडे येणारी जड - अवजड वाहने 
( अ ) मुंब्रा - खारेगाव टोलनाका – मानकोली - भिवंडी - वाडा – मनोर – पालघर – मार्गे इच्छुक स्थळी जातील . 
( ब ) मुंब्रा - खारेगाव टोलनाका - मानकोली - भिवंडी - नदी नाका - अंबाडी - वर्जेश्वरी - गणेशपूरी - शिरसाट फाटा मार्गे इच्छीत स्थळी जातील . 
( क ) मुंब्रा - खारेगाव टोलनाका - मानकोली – अंजूर फाटा – कामण - चिंचोटी - वसई - विरार महानगरपालिका हद्द मार्गे इच्छीत स्थळी जातील . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसुचना ही “ महसूल विभागाची वाहने , पोलीस वाहने , अग्निशमन दलाची वाहने , रुग्णवाहिका , व 
इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने , पोलीस विभाग , तालुका दंडाधिकारी व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , सुरत यांनी परवानगी 
दिलेली वाहने ” या वाहनांना लागू राहणार नाही . सदरची वाहतुक नियंत्रण अधिसुचना दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ या 
कालावधीत अंमलात राहील . 


वाहतूक नियंत्रणाकरीता पारित करण्यात आलेला “ अवजड वाहनांना प्रवेश बंदीकरीता वाहतूक नियंत्रण अधिसुचना ” आदेश मी माझ्या 
सही व शिक्यानीशी दिलेला आहे . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


जा . क्र . वि . यो . अंकुबपअक्षे / मौ . आसोडे व इतर / एन.न.व . प्र . / प्र.क्र . ११५ / २१ / टिपीव्ही -३ / 
४३०१ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१.- ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ४० मधील ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिमियम " असा करण्यात 
आलेला आहे ) तरतूदीनुसार शासन नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्र . 
टिपीएस -१२७५ / ११ ९९ / नवि -५ , दिनांक १५ मार्च १ ९ ७६ अन्वये अंबरनाथ , कुळगाव - बदलापूर व परिसर 
अधिसूचित क्षेत्राकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण " 
असा करण्यात आला आहे ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार उक्त 
अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह अधिसूचना क्र . टिपीएस 
१२०४ / ९ ४१ / प्र.क्र .१६३ / ०४ / नवि -१२ , दि .२५ / ०७ / २००५ अन्वये मंजूर केली असून ती 
दिनांक १२/८/२००५ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा 
करण्यात आलेला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतूदी नुसार शासन नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र.९ ८ / १२ / नवि -१२ , दि .१० जानेवारी 
२०१३ अन्वये नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्राकरीता ( नैना ) शहर व औद्योगिक विकास 
महामंडळाची ( सिडको ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि . ( पूर्वीचे नाव मे . पलावा ड्वेलर्स प्रा.लि. ) व इतर 
यांनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे ) मौजे आसोडे , बुर्दल , 
ना हेण , उसाटणे , तालुका अंबरनाथ , मौजे बाळे , बामाळी , नारिवली , निघु , वाकळण तालुका ठाणे 
येथील सुमारे ५१७.०२३७ हे . या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास , 
शासनाने तत्कालीन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विनियमातील तरतदीनुसार शासन 
अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१७ / २३१४ / प्र.क्र .२५२ / १८ / नवि -१२ , दि .०१ मार्च , २०१ ९ अन्वये 
अधिसूचित करुन स्थानिय मंजूरी प्रदान केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने मौजे असोडे , बुर्दुल , ना - हेण व उसाटणे , तालुका 
अंबरनाथ , मौजे बाळे , बामली , नारीवली व वाकळण , तालुका ठाणे येथील सोबतच्या अनुसूचि - अ 
मध्ये नमूद ७५.९ ७६ हे . क्षेत्राच्या वाढीव जमीनी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमीनी " असा 
करण्यात आला आहे ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करुन 
सुधारित स्थानिय मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव दि .११.०५.२०२१ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये 
संचालनालयाकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त वाढीव जमिनीपैकी मौजे असोडे , बुर्दुल , ना - हेण व उसाटणे , तालुका 
अंबरनाथ ही गावे अंबरनाथ - कुळगाव - बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेतील असून 
( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे . ) उर्वरित मौजे बाळे , 
बामली , नारीवली व वाकळण , तालुका ठाणे ही गावे नैना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होती , ती शासनाच्या 
दि .१ ९ / ० ९ / २०१ ९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे नैना क्षेत्रातून वगळून अंबरनाथ - कुळगाव - बदलापूर व 
परिसर क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , मौजे बाळे , बामली , नारीवली व वाकळण , तालुका ठाणे या गावांसाठी अद्याप 
कोणतीही विकास योजना लागू झालेली नाही , तथापि , या गावांकरिता मंजूर व प्रारुप मुंबई महानगर 
प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचे वापर प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली लागू राहतील , असे 
शासनाच्या दि .१ ९ / ० ९ / २०१ ९ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेशासाठीची अंतिम प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
" उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र शासनाच्या 

नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१८ / १६६५ / प्र.क्र .७ ९ / २० / नवि -१२ , , दिनांक 
२०/०४/२०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ ( १ ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २१ 
जून , २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस 
१८१८ / प्र.क्र . ३६६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) नवि- १३ , दि .०२ / १२ / २०२० अन्वये 
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त युडीसीपीआर 
असा करण्यात आला आहे ) मंजूर करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी उक्त 
युडीसीपीआर लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली 
समाविष्ट आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची 
नियमावली " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या व उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त 
वाढीव जमिनी या भागशः हरीत व भागशः नागरीकरणक्षम- २ विभागामध्ये समाविष्ट आहेत ; 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात प्रस्तावित अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव 
जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या 
संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरुन उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र .१४.१.१.४ ( v ) नुसार एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीसाठी स्थानिय मंजूरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० % पर्यंतचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास 
किंवा वगळण्यास संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मान्यता देऊ शकतात ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये उक्त वाढीव जमिनींचे समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या 
५० % मर्यादेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 
करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ ( ३ ) नुसार व कलम ४४ ( २ ) 
नुसार उक्त विकास योजना व उक्त विकास योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या वेभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव 
जमिनीकरीता वापरात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत 
वसाहतीच्या नियमावलीतील नियम क्र . १४.१.१.७ ( i ) ( बी ) तक्ता नं . १४ ए प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या 
अधिमूल्य पैकी स्थानिय मंजूरीच्या टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कमेचा भरणा ( रू .२,१४,१८,५२० / - ) 
चलन क्र . GRNMHo०६३५६८६६२०२१२२E , दि .१७ / ० ९ / २०२१ अन्वये प्रवर्तकांनी सहायक संचालक , 
नगर रचना , ठाणे यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे ; 


त्याअर्थी , आता , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे , याद्वारे , सोबत जोडलेल्या 
" अनुसुचि -अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले , ७५.९ ७६ हे . इतक्या क्षेत्राच्या , उक्त वाढीव जमिनी 
यापूर्वी स्थानिय मंजूरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात 
अंतर्भूत करण्यास , उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावलीतील नियम 
क्र . १४.१.१.४ ( v ) चे अतर्गत खालील अटी व शर्तीना अधिन राहून मान्यता देत आहेत 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती : 
1 ) मालकी हक्कासंबधित : 
१ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे सर्व 

मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील . उद्देश पत्राकरिता 
अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत , संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे , 
मूळ मोजणी नकाशे , मालकी हक्क , विकास हक्क सिध्द करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

प्रमाणित प्रती संबधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक 
राहील . 


२ ) उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध 

झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागशः जमिनी उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त वाढीव जमिनी 
उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत 
नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही . 


३ ) प्रस्तावातील काही जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात " मे.गेल ( इंडिया ) पाईप 

लाईनसाठी संपादीत क्षेत्र , जमीन वापराचा हक्क आहे " अश्या नोंदीचा उल्लेख आहे . सदरचे 
क्षेत्र गॅस पाईप लाईनसाठी पेट्रोलियम व मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम , १ ९ ६२ अंतर्गत 
संपादीत करण्यात आल्याचे व या संपादीत क्षेत्रावर गेल ( इंडिया ) लि.चा फक्त वापरांचा हक्क 
राहत असून जमीन मुळ मालक / कब्जे वहिवाटदार यांच्याच मालकीची राहते , तसेच सदर 
क्षेत्र हे उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास हरकत 
नसल्याचे गेल कंपनीने त्यांचे दि .२५.०८.२०२१ चे पत्रामध्ये नमूद केले आहे . त्यामुळे सदरचे 
क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे . तथापि , याबाबत 
इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे 
आवश्यक राहील . जर अशा क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे 
मालकी हक्क मुळ जमिनधारकास प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकास 
अनुज्ञेय होईल . अन्यथा सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल . 


४ ) बृहत आराखडयास अंतीम मंजूरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत 

प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांनी करणेची आहे . 


५ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजूरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत 

प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावे 
संदर्भात जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही 
करावी . 


६ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे 

असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ . शके १ ९ ४३ 

उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील . अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाटी देण्यात 
आलेली स्थानिय मंजूरी रद्द समजण्यात येईल . 


11 ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी : 
१ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये 

कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान 
बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजूरी ( Environmental 
Clearance ) घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान 
बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक 
राहील . 


२ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची 

विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या 
जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे 
व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . 


३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवळी विहीत करतील , त्या अटी 

व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह 
असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 


४ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प च्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर 

वसाहत प्रकल्प विकासाकरिता च्या नियमावलीमधील विनियम क्र .१४.१.१.१० . v ( ए ) नुसार 
पाणी पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक 
राहील . जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर 

वसाहतीकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.१०.v ( सी ) नुसार वीज पुरवठा उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील . तसेच उक्त 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र .१४.१.१.६ 
नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी 
संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


1 


अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी 
आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबध्दता प्राप्त करणे आवश्यक राहील . 


III ) विकासासंबधाने : 
१ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तिंच्या 

जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ .०० मी . रूंदीचा पोचमार्ग 
विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


२ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणाऱ्या विद्यमान सार्वजनिक 

रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


३ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबधीत विभागाच्या 

परवानगीने सी.डी.वर्क करणे आणि उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत 
नदी , नाले , कॅनाल , तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर 
बंधनकारक राहील . 


४ ) प्रादेशिक योजना नकाशावर / विकास योजना नकाशावर विशेषतः दर्शविले असले अथवा 

नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर 
कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / 
सपाटीकरण / भराव , इ . विकास कार्य अनुज्ञेय नाही . 


५ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार 

आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी 
उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित 
करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


IV ) इतर अटी व शर्ती 
१. या अधिसूचनेत नमूद अटीं / शर्तीसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या 

मूळ स्थानिय मंजूरीच्यावेळी दि .०१ / ०३ / २०१ ९ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं / 
शर्ती उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील . 


२. उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं / शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात 

आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


३. या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र . १४.१.१ सह 

१४.१.२ नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील . 


४. या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र . १४.१.१.७ 

( v ) share of local / planning authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील . 


५. सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


६. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव 

जमिनींचा तपशील सोबत अनुसूचीमधील अनुक्रमांक " अ " मध्ये नमूद केलेला आहे . तसेच 
सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे . 


i . 


७. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रमध्ये अंतर्भूत केलेल्या रक्त वाढीव 

जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा . 

महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा - कुर्ला संकुल , 
बांद्रा ( पुर्व ) , मुंबई - ५१ . 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 

सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
iv . उपसंचालक , नगर रचना , नागरी संशोधन घटक , मुख्य कार्यालय , पुणे . 

1- सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात यावी . 
सहायक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , ठाणे . 


iii . 


v . 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

" अनुसुचि - अ " 
मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि.यांच्या मौजे असोडे , बुर्दुल , ना - हेण व उसाटणे , ता.अंबरनाथ , जि.ठाणे 
आणि मौजे बाळे , बामली , नारीवली , निघु व वाकळण , ता.ठाणे , जि.ठाणे येथील उक्त अधिसूचित 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील 
( संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक- वि.यो.अंकुब व पअसे / मौ . आसोडे व इतर 
/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.११५/२१/ टिपीव्ही -३ / 9809 , दि 24० ९ / २०२१ सोबतचे जोडपत्र ) 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


उक्त् अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनीचा 

तपशील 
सव्र्हे क्र . / हिस्सा क्र . 

क्षेत्र ( हे . ) 
१/८ ( पै ) 

०.०५ 
१ / ९ 

०.२६ 


१ . 


असोडे 


s | loo 


३ . 


२/२ 


०.०७ 


०.८३२ 


५ . 


०.०६८५ 


६ . 


३/४ 
९ / २ / ब ( पै ) 
९ / ३ / ब 
१४ / अ ( पै ) 
१६ / ब 


०.५५४ 


७ . 


०.४० 


८ . 


०.२२ 


९ . 


३६ 


०.२२५ 


१० . 


०.०२१ 


११ . 


०.०६६ 


१२ . 


०.३६ 


१३ . 


असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
असोडे 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 


०.४० 


१४ . 


१.६४ 


१५ . 


०.४८ 


१६ . 


०.०४३ 


१७ . 


३८/२ ( पै ) 
४० ( पै ) 
४६ / १ / क 
४६ / १ / ड 
२ / १ / ६ / अ ( पै ) 
२ / १ / ६ / ब ( पै ) 
३/६ 
३/८ 
३ / ९ 
१ ९ / १ 
१ ९ / ३ अ 
१ ९ / ३ ब 
१ ९ / ४ 
१ ९ / ७ 
२०/१ 
२०/२ 


०.०२८ 


१८ . 


०.०७३ 


१ ९ . 


०.१५५ 


२० . 


०.०५३ 


२१ . 


०.०५५ 


२२ . 


०.० ९ १ 


२३ . 


०.० ९ १ 


२४ . 


०.२४१ 


GOG4 आओ 


२५ . 


०.०५३ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


२६ . 


०.०३३ 


२७ . 


०.२७६ 


२८ . 


२ ९ . 


०.० ९ ६ 
०.१० ९ 
०.१० ९ 
०.०६५ 


३० . 


३१ . 
३२ . 


२०/८ 
२० / ९ 
२१/१३ 
२१/१४ 
२१/१५ 
२१/१६ ब 
२३/२ पै . 
२३/३ 
२३/५ 
२ ९ / ३ 
२ ९ / ५ 
२ ९ / ६ ( पै ) 
३७/३ 


०.१६ 


३३ . 


०.०७१ 


३४ . 
३५ . 


०.३० ९ 
०.४०२ 
०.२६ 


३६ . 


३७ . 


०.०५८१ 


३८ . 


०.७११ 


३ ९ . 


०.४५ 


४० . 


०.०५ 


४१ . 


०.०५६ 
०.१८५ 


४२ . 


४३ . 
४४ . 


०.४ ९ १ 


बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
बुर्दुल 
नाव्हेण 
नाहेण 
नान्हेण 
नाहण 
नान्हेण 
नाहण 
नाहण 
नान्हेण 


३८/४ 
४२/२ पै . 
४२/६ 
४८/२ 
५०/३ ( पै ) 
५१/१ 
५१/५ 
५ ९ / १ 
५ ९ / २ 


०.९ ११ 


०.४५३ 


४५ . 
४६ . 


०.१८७ 


४७ . 


०.२४८ 


४८ . 


०.३६७ 


५ ९ / ३ 
६१/३ ब 


४ ९ . 


०.६८ 


५० . 


६१/४ 


०.०७१ 


५१ . 


६५/५/२ 


०.०१३ 


५२ . 


बु 


६६/२१ 


०.२१ 


५३ . 


०.०१५ 


०.७१ 


५४ . 
५५ . 


६८/२ 
३४/४ 
३४/५ 
३४/६ अ 


०.७६० 


५६ . 


०.४० ९ 


५७ . 


०.१६३६ 


५८ . 


०.४४० 


५ ९ . 


३५ / १ / अ ( पै ) 
३६/२ ( पै ) 
३७ / १ ब ( पै ) 
३ ९ / २ 

( पै ) 
३ ९ / ३ ब ( पै ) 


०.३१५० 


०.२२८ 


६० . 
६१ . 


०.४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


४७ 


६२ . 


०.३६० 


६३ . 


०.२४५ 


६४ . 


३ ९ / ४ ( पै ) 
४४/१ ( पै ) 
४४/३ 
४८/४ 
४५/१ 


०.०५८ 


६५ . 


0,09 


६६ . 


२.०५० 


६७ . 


०.०५ 


४५/२ अ 
४८/१ 


६८ . 


0.09 


६ ९ . 


४८/२ 


०.१ ९ 


७० . 


०.११० 


७१ . 


१.६१० 


७२ . 


४८/३ 
४ ९ / ६ ( पै ) 
४ ९ / ७ 
५०/२ ब ( पै ) 
५०/३ ब 


०.०१० 


७३ . 


०.४२० 


७४ . 


०.२७० 


७५ . 


०.१७८ 


७६ . 


६७/८ 
६८/६ 
६८ / ९ 


०.१४२ 


७७ . 


०.०४३० 


७८ . 


०.१५४ 


७ ९ . 


नान्हेण 
नाहेण 
नाहेण 
नाहेण 
नाहेण 
नाहेण 
नाम्हण 
नाहेण 
नाहण 
नान्हेण 
नाहेण 
नान्हेण 
नाहेण 
नाहण 
नाहेण 
नान्हेण 
नान्हेण 
नाहेण 
नान्हेण 
नाहेण 
नाहेण 
नाहण 
नान्हेण 
नाहेण 
नाम्हण 
नाव्हेण 
नाहेण 
नाहेण 
नान्हेण 
नान्हेण 
नाहण 
नाम्हण 
नाहेण 
नाहेण 
नान्हेण 
नाहेण 


६८/१० 
७२/३ ( पै ) 
७२/४ 


०.२०० 


८० . 


०.११५ 


८१ . 


७३ 


०.४१५ 


८२ . 


१.१ ९ 


८३ . 


०.६७ 


८४ . 


०.२१ 


८५ . 


०.०६ 


८६ . 


१.३७ 


८७ . 


०.२ ९ 


८८ . 


०.०१० 


८ ९ . 


७५ / १ / क 
७५ / १ / ब 
७५/३/१ ( पै ) 
७५ / ९ 
७५/१० 
७६ 
७७ / ३ अ 
७८/५ 
७८/७ 
७८/१ 
७८/२ अ 
७८/४ 
७८/८ 
८६/३ 
८६/४ अ 
८७/३ 


०.०४० 


९ ० . 


०.०२ 


०.० ९ ० 


०.१ ९ 


९ १ . 
९ २ . 
९ ३ . 
९ ४ . 
९ ५ . 


०.०४ 


०.०४ 


०.१० 


९ ६ . 


०.०४७ 


९ ७ . 


०.०५ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


९ ८ . 


०.४२० 


९९ . 


०.०३३ 


900 . 


०.१२५ 


१०१ . 


नाहेण 
नाहण 
नाहेण 
नाहेण 
नाम्हण 
नाहेण 
नाहेण 


०.१४१ 


८७/५ 
८८/३ 
८८/५ ( पै ) 
८ ९ / १ 
९ ० / ५ ( पै ) 
९ ० / ७ 
९ १ / १ 
१५ 
१६/१ 


१०२ . 


०.२६० 


१०३ . 


०.०१५० 
०.२१० 


१०४ . 


उसाटणे 


०.७२३ 


१०५ . 
१०६ . 


१०७ . 


१७ 


०.४३ 
०.१२६ 
०.३६४ 
०.१०३ 


१०८ . 


१० ९ . 


११० . 


०.४७ 


१११ . 


उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
उसाटणे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


०.०३३ 


११२ . 


२०/१ 
२४/१/१ ( पै ) 
३ ९ / २ / ब ( पै ) 
३ ९ / ३ 
३ ९ / ४ ( पै ) 
४०/२ 
२/१ 
३/२ 
४/३ 


०.०००१४ 


११३ . 


०.२७८ 


११४ . 


०.२ ९ ३ 


११५ . 


०.३० 


११६ . 


०.२७३ 


११७ . 


०.६ ९ 


११८ . 


११ ९ . 


५/१ 
५/२ 
७/१ 
७/२ 
३२/५ 
४१ / ३ अ / १ 


०.४१५ 
०.४ ९ ६ 
०.४ ९ ३ 


१२० . 


१२१ . 


०.२० 


१२२ . 


०.२०७ 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१२३ . 


०.१३ 


४२ 
४३/२ 


१२४ . 


०.२०५ 


१२५ . 


०.०२५ 


१२६ . 


०.३७ 


१२७ . 


०.०५६ 


१२८ . 


०.३७ 


०.००८ 


१२ ९ . 
१३० . 


४४ 
६१ / ९ ( पै ) 
६२ 
६६ ( पै ) 
८२/१ 
९ ४ ( पै ) 
९ ६ 
९ ७ / २ ( प ) 
९ ७ / ३ 
१००/१ ( पै ) 


०.१६५८ 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१३१ . 


०.२८८ 


१३२ . 


०.१८४ 


१३३ . 


०.४१२ 


१३४ . 


बाळे 


०.१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ 


१३५ . 


०.४६ ९ ४८१ 


बाळे 
बाळे 


१००/२ ( पै ) 
१०२/१ 


१३६ . 


०.१३ ९ 


१३७ . 
१३८ . 
१३ ९ . 


०.०३ 
०.४७५ 
०.३२४ 


१४० , 


०.०३ 
०.८५८ 


१४१ . 


१०४ 
१०५ / १ / अ 
१०५ / १ / ब 
११० 
१११/१ 
११२/१ 
११३/१ 
११३/२ 
११३/३ 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१४२ . 


०.१ ९ २ 


१४३ . 


०.३६ 
०.१ ९ 


१४४ . 


१४५ . 


०.५५ 


१४६ . 


०.५४ 


११३/४ 
१२४/३ 


१४७ . 


०.२४५ 


१४८ . 


बाळे 
बाळे 


०.१७२ 


१२४/५ 
१२४ / ६ ब 


१४ ९ . 


०.२५३ 


०.२५८ 


१५० . 
१५१ . 
१५२ . 


०.० ९ १ 


०.३२१ 


१५३ . 


०.१८ 


०.४४ 


१५४ . 
१५५ . 
१५६ . 


०.१११ 


१५७ . 


०.१२ ९ 
०.३० ९ 
०.३१ ९ 
०.१६१ 


१५८ . 


१५ ९ . 
१६० . 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१२४ / ६ क 
१२५/३ 
१२६/४ 
१२६/५ 
१२७/१ 
१२७/३ अ 
१२७/३ ब 
१२८/१ 
१२८/२ 
१२८/३ 
१२८/४ 
१२ ९ 
१३०/१ 
१३०/५ 
१३२ ( पै ) 
१३४/२ 
१३५/१ 
१३५/३ ब 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ / २ ( पै ) 


०.०८६ 


०.६७८ 


१६१ . 
१६२ . 


०.६७३ 


०.१६७ 


१६३ . 
१६४ . 


०.०१५६ 


0.09 


१६५ . 
१६६ . 
१६७ . 


०.२ ९ २ 


०.०४५ 


१६८ . 


०.१० 


१६ ९ . 


०.०५१ 


१७० . 


०.५३२८ 


१७१ . 


बाळे 


१३ ९ / ३ 


०.३ ९ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


१७२ . 


०.११ 


१७३ . 


०.३० 


१७४ . 


०.६५ 


१७५ . 


०.१७ 


१७६ . 


०.४० 


१३ ९ / ४ 
१३ ९ / ५ अ 
१३ ९ / ५ ब 
१३ ९ / ६ 
१३ ९ / ७ 
१३ ९ / ८ ( पै ) 
१३ ९ / ९ 
१३ ९ / १० अ 
१३ ९ / १० ब 
१३ ९ / १३ 


१७७ . 


०.०१६७ 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१७८ . 


०.१५ 


१७ ९ . 


०.३६५ 


१८० . 


०.३४५ 


१८१ . 


०.१६ 


१८२ . 


१४१ 


०.३४६ 


१८३ . 


०.५६ 


१४२ 
१४३/१ 


१८४ . 


०.१५२ 


१८५ . 


बाळे 


१४३/२ 


०.३१६ 


१८६ . 


०.१२१ 


१८७ . 


०.११६ 


१८८ . 


०.१४२ 


१८ ९ . 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 


१४३/३ 
१४४/२ 
१४५/१ 
१६४/१ 
१६४ / २ ब 
१६७/२ 
१६७/३ 


०.०२ 


०.२३ 


१ ९ ० . 
१ ९ १ . 
१ ९ २ . 


०.२५६ 


०.०५८ 


१ ९ ३ . 


बाळे 


१६७/४ 


०.०३ 


१ ९ ४ . 
१ ९ ५ . 


०.१५ ९ ५ 
०.२०३ 


०.३३१ 


१ ९ ६ . 
१ ९ ७ . 


०.५३३७८ 


०.०३८ 


१ ९ ८ . 
१ ९९ . 


०.०४१३ 


२०० . 


०.५५ 


२०१ . 


बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बाळे 
बामळी 
बामळी 
बामळी 


१७७/३ अ ( पै ) 
१७७ / ३ ब 
१७७/४ 
१७७/६ ( पै ) 
१७८/२ 
१७ ९ / १ ( पै ) 
१७ ९ / ३ 
१७ ९ / ४ 
१७ ९ / ९ 
१७ ९ / १० 
१७ ९ / ११ ( पै ) 
१७ ९ / १२ 
५/१ 
५/२ ( पै ) 
७/२ 


०.२६ 


२०२ . 


०.४६ 


०.२४ 


२०३ . 
२०४ . 


०.१७ 


२०५ . 


०.६३ 


२०६ . 


०.२१८ 


२०७ . 


०.० ९ ८५ 
०.२५८ 


२०८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


५१ 


०.४४ 


२० ९ . 
२१० . 


०.१५ ९ 
०.२२ ९ 


२११ . 


७/८ 
७/१० 
८/१ अपै . 
८/५ 
८/६ 
८/७ 


२१२ . 


०.१४ ९ 
०.४१५ 


बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 
बामळी 


२१३ . 


२१४ . 


०.१६४ 


२१५ . 


०.६७ 


२१६ . 


०.८३८८ 


१३ 
१६/१ ( पै ) 
१८/१ ( पै ) 
१८/२ अ 


२१७ . 


०.२६४७ 


२१८ . 


०.२८६ 


२१ ९ . 
२२० . 
२२१ . 


०.६३७ 
०.३७३ 
०.२३ 


२२२ . 


०.०७८ 


२२३ . 


०.०३३३ 
०.४५ 


२२४ . 


२२५ . 


0.90 


२२६ . 


०.०२ 


२२७ . 


०.१ ९ २ 
०.१ ९ ७३ 


२२८ . 


२२ ९ . 


०.१४४ 


२३० . 


०.०३३ 


बामळी 
बामळी 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 
नारिवली 


२३१ . 
२३२ . 
२३३ . 


०.१५ 


०.२१ 


२५/१ 
३०/३ अ ( पै ) 
२१/४ ( पै ) 
३६ / १ / अ ( पै ) 
३६/५ ( पै ) 
३६ / १० ब 
४१ / ९ 
४३/३ 
४६/१ 
५७/२ ( पै ) 
५ ९ / २ 
६२/१ 
६२/३ ( पै ) 
७२/१ ( पै ) 
७३/२ ( पै ) 
१०७/१ 
१३५/७ अ ( पै ) 
१४० / २ / ब 
१४५/२ 
१४५/३ 
१४६/२ 
१६२/१ ( पै ) 
१७१/८ 
१७४/२ अ ( पै 
१ ९ ० / ७ ( पै ) 
१३/२ 
१३/३ 
१६/५ 
१७ / ३ अ ( पै ) 


०.१८७ 


२३४ . 


०.३६ 


०.२४ 


२३५ . 
२३६ . 
२३७ . 
२३८ . 
२३ ९ . 
२४० . 


०.००५ 
०.१६२ 
०.१८ ९ 
०.०३८ 


०.८१ 


२४१ . 


०.०७२ 


०.००५ 


२४२ . 
२४३ . 


०.०००११८६ 
०.०४३ 


२४४ . 


वाकळण 


२४५ . 


वाकळण 


०.४२२ 


२४६ . 


वाकलण 


०.०७८ 


२४७ . 


वाकळण 


०.३२ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


वाकळण 


०.०२३ 


२४८ . 
२४ ९ . 
२५० . 


वाकळण 


वाकळण 


०.०३८ 
०.१८३ 
०.०७५ 


वाकळण 


२५१ . 
२५२ . 
२५३ . 


वाकळण 


०.१० 


वाकळण 


०.०१५ 


वाकळण 


०.०५४ 


२५४ . 
२५५ . 
२५६ . 


वाकळण 


०.१५२ 


वाकळण 


) 


०.००१६ 


२५७ . 


वाकळण 


वाकळण 


२५८ . 
२५ ९ . 
२६० . 


०.६०८५ 
०.०५१ 
०.२५३ 
०.२३५ 


वाकळण 


वाकळण 


२६१ . 


वाकळण 


०.१७२ 


२६२ . 


वाकळण 


०.१० 


२६३ . 


वाकळण 


०.१८८ 


२६४ . 


वाकळण 


२६५ . 


वाकळण 


०.३२५२ 
०.०२१२ 
०.०२२४ 


२६६ . 


वाकळण 


२६७ . 


वाकळण 


१८/१ 
१८/२ 
१८/४ 
१८/६ 
१८/७ 
१८/१५ 
२३/२ ( पै ) 
२४/४ 
२६/३ ( पै . 
२७/१ ( पै . ) 
४७/३ 
४७/४ 
४७/७ 
४७/८ 
४८/२ 
४८/६ ( पै ) 
४ ९ / १ ( पै ) 
५२/६ ( पै ) 
५३/१ ( पै ) 
५८/४ ( पै ) 
६२/१ ( पै ) 
६६/१/२ ( पै ) 
६६/१/३ ( पै ) 
६७/२ ( पै ) 
६७/४ ( पै ) 
६८/३/१ 
६८/३/२ पै . 
६८/४ 
६ ९ / ४ 
७२/१ ( पै ) 
८२/३ 
८३/१ 
८३/२ 
८३/३ 
८३/४ 
८३/८ 
८३ / ९ 
८३/११ 
८७/४ 


०.०३१५ 
०.१२७७५ 


२६८ . 


वाकळण 


२६ ९ . 


वाकळण 


०.११७८ 


२७० . 


वाकळण 


०.१६२८ 


२७१ . 


वाकळण 


०.०८७२५ 


२७२ . 


वाकळण 


२७३ . 


वाकळण 


०.१०३७ 
०.२ ९ ३ 
०.३०८५ 
०.१६२ 


२७४ . 


वाकळण 


२७५ . 


वाकळण 


२७६ . 


वाकळण 


०.१३१ 


२७७ . 


वाकळण 


०.४७६५ 


२७८ . 


वाकळण 


०.१० 


२७ ९ . 


वाकळण 


०.० ९ ७ 


२८० . 


वाकळण 


०.१४ ९ 
१.१२५ 


२८१ . 


वाकळण 


२८२ . 


वाकळण 


२८३ . 


वाकळण 


०.१ ९ 
०.११ ९ 
०.१०५ 


२८४ . 


वाकळण 


२८५ . 


वाकळण 


०.०२३ 


२८६ . 


वाकळण 


०.०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


५३ 


२८७ . 


वाकळण 


०.३७७ 


२८८ .. 


वाकळण 


०.०४ 


वाकळण 


०.३३६ 


२८ ९ . 
२ ९ ० . 


वाकळण 


०.२३३ 


२ ९ १ . 


वाकळण 


०.६४ 


वाकळण 


०.२४ 


९ १ / २ 
९ १ / ६ 
९९ / १ 
९९ / २ ब ( पै ) 
११५ / ब 
१२७/५ 
१४ ९ / ४ ( पै ) 
१५१/२ ब पै . 
१५१/३ ( पै ) 
१५४/६ ( पै ) 
१६२/२२ ( पै ) 
१६३/१ 


वाकळण 


०.१७६ 


वाकळण 


२ ९ २ . 
२ ९ ३ . 
२ ९ ४ . 
२ ९ ५ . 
२ ९ ६ . 
२ ९ ७ . 


०.१८३८ 


वाकळण 


०.००२ 


वाकळण 


वाकळण 


०.२५ ९ ८ 
०.०१३६ 
०.४४५ 


२ ९ ८ . 


वाकळण 


एकूण 


७५.९ ७६ 


५१७.०२३७ 


दि .०१ / ०३ / २०१ ९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
या अधिसूचनेद्वारे एकूण सुधारीत अधिसूचित प्रकल्प क्षेत्र 
( ५१७.०२३७ + ७५.९ ७६ ) 


५ ९२.९९९ 


सुधाकर नांगनुरे , 


संचालक नगर रचना , 


महाराष्ट्र राज्य पुणे . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. DP / AKBNSA / Village - Asode and other / ITP / CR - 115 / 21 / TPV - 3 / 4301 , Date 22nd 
September 2021.— Whereas , the Mumbai Matropolitan Region Development Authority 
( MMRDA ) ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) has been appointed as 
the Special Planning Authority under the provisions of section 40 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Act " ) for the Ambarnath , Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified Area 
by the Government in Urban Development Department and Public Health 
Department's Notification No. TPB - 1275 / 1199 / UD - 8 , dated 15th March , 1976 ; 


And whereas , the Development Plan for the said Notified Area along with the 
Development Countrol Regulations for the said Notified Area have been sanctioned 
by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the 
said Act vide Notification No. TPS - 1204 / 941 / C.R.163 / 04 / UD - 12 , dated 25th July , 
2005 which has come in to force with effect from 12/08/2005 ; 


And whereas , the Government has appointed the City and Industrial 
Development Corporation of Maharashtra State ( CIDCO ) as a Specital Planning 
Authority under the provisions of section 40 of the said Act , vide Notification 
No. TPS - 1712 / 475 / C.R.98 / 12 / UD - 12 , dated the 10th January , 2013 for the area of 
influence of the Navi Mumbai Airport known as " Navi Mumbai Airport Influence 
Notified Area " ( NAINA ) ; 


And whereas , as per the then provisions of the Integrated Township Project , 
the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township 
Project proposed by Mis Macrotech Develoipers Ltd. ( Formely known as M / s . 
Palava Dwellers Pvt . Ltd and others ) ( hereinafter referred to as " the said Project 
Proponent " ) in village Asode , Burdul , Narhen , Usatane , Taluka Ambarnath , 
Village Bale , Bamali , Narivali , Nighu , Wakalan , Taluka Thane , Dist Thane , on land 
measuring 517.0237 

Ha . , vide Government Notification No. TPS 
1217 / 2374 / C.R.252 / 18 / UD - 12 , dated 1st March , 2019 ( hereinafter referred to as 
" the said Notified Integrated Township Project " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


५५ 


And whereas , the said Project Proponent , vide its letter dated 11/05/2021 and 
subsequent letters submitted a proposal to the Directorate for the grant of revised 
Locational Clearance by incorporating additional lands as mentioned in Schedule - A 
appended hereto admeasuring area about 75.976 Ha . from village Asode , Burdul , 
Narhen , Usatane , Taluka Ambarnath , Village Bale , Bamali , Narivali , Wakalan , 
Taluka Thane ( hereinafter referred to as " the said additional lands " ) in the area of 
the said Notified Integrated Township Project ; 


And whereas , out of the said additional lands Villages namely Mauje Asode , 
Burdul , Narhen and Usatane , Taluka Ambernath are in the sanctioned Development 
Plan of Ambernath , Kulgaon - Badlapur and surrounding notified area ( hereinafter 
referred to as " the said Development Plan " ) and the remaining villages namely 
Bale , Bamali , Narivali and Waklan , Taluka Thane were included in NAINA , now 
they have been excluded from NAINA and included in the Ambernath , Kulgaon 
Badlapur and surrounding notified area vide Government notification dated 
19/09/2019 ; 


And whereas , no development plan has been prepared for the villages of 
Mauje Bale , Bamli , Narivali and Waklan , Taluka Thane , but as mentioned in the 
Government notification dated 19/09/2019 the land use proposals and the 
Development Control Regulations of sanctioned and Draft Regional Plan of 
Mumbai Metropolitan Region will be applicable for these villages ; 


And Whereas , the Government in Urban Development Departement vide its 
Notification No. TPS - 1218 / 1665 / C.R.79 / 20 / UD - 12 , dated 20/04/2021 has 
sanctioned the Final Regional Plan for the Mumbai Matropolitan Region 
( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under section 15 ( 1 ) of the 
said Act which has come into force with effect from 21st June , 2021 ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department vide its 
Notification No. TPS - 1818 / C.R.336 / 18 / Section37 ( 1AA ) ( C ) & Section 20 ( 4 ) / UD - 13 , 
dt . 02/12/2020 has sanctioned Unified Development Control and Promotion 
Regulations ( hereinafter referred to as " the said Regulations " ) ; 


And whereas , the said Regulations has been made applicable for the said 
Development Plan & the said Regional Plan area which includes the regulations for 
the Development of Integrated Township Project ( hereinafter referred to as " the 
said Regulations for Development of Integrated Township Project " ) ; 

And whereas , as per the said Development Plan & the said Regional Plan , the 
said additional lands are included partly in Green Zone & partly in Urbanisable - 2 
Zone ; 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


And whereas , as per the documents submitted by the said Project Proponent , 
the Ownership and Development Rights of the said additional lands , proposed to be 
incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired by the 
said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an 
Affidavit to that effect as per Revenue record ; 


And whereas , as per the Regulation No. 14.1.1.4 ( v ) of the said Regulation 
for Development of Integrated Township Project , the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune as per the request of project proponent , may grant to add 
or delete any area , not exceeding 50 % of the total area under sanctioned Locational 
Clearance of the Integrated Township Project ; 


And whereas , as per the request of the said Project Proponent the area of the 
said additional lands to be added is within the limit of 50 % of the total area of the 
said notified Integrated Township Project ; 


And whereas , it is accordingly expedient to designate the area of the said 
additional lands on the maps of the said Development Plan & the said Regional Plan 
under the provisions of section 18 ( 3 ) alongwith section 44 ( 2 ) of the said Act as the 
additional project area for the said Notificd Integrated Township Project ; 


And whereas , the said Project Proponent , vide challan No. 
GRNMH006356866202122E , dated 17/09/2021 has deposited an amount of Rs . 
2,14,10,520 / - which is at the rate of 10 % of the total premium charges at the stage 
of Locational Permission as per the table No. 14 A of the Regulation No. 14.1.1.7 ( i ) 
( b ) of the said regulation for Integrated Township Project for the said additional 
lands falling in zones , other than residential and commercial ; 


Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
under the Regulation No. 14.1.1.4 ( V ) of the said Regulations for Development of 
Integrated Township Project hereby grants permission to add the area 75.976 Ha . of 
the said additional area , more specifically described in “ Schedule - A " appended 
hereto , in the area of the said notified Integrated Township Project for which 
Locational Clearance has already been granted , subject to the following terms and 
conditions - 


" Terms & Conditions of the Integreated Township Project " : 


I ) Conditions of Ownership : 
1 ) Ownership / Development Rights of said additional lands together with the 

area under the said Notified Integrated Township Project shall be with the 
said Project Proponent . While applying for Letter of Intent , it is obligatery on 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


46 


the said Project Proponent to submit to the concerned authority the extracts of 
original certified documents of the registered Memorandum of Understanding 
( MoU ) , registered documents of joint venture , orignal measurment plans , 
documents proving the ownership rights , development rights . 


2 ) Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township 

Project after obtaining measurement pian issued by the Deputy Superitendent 
of Land Records . If such lands are not remain contigious with the lands under 
the said Notified Integrated Township Project , then area of land stand deleted 
from the project area . 


3 ) There is entry mentioning " Acquired area for M / s GAIL ( India ) Pipe line , 

Right of Land use " in the column of other righrts of 7/12 Extracts of some 
lands under proposal . GAIL has stated in its letter dated 25.08.2021 that the 
area has been acquired under the Petroleum and Minerals Pipeline Act , 1962 
for gas pipelines and GAIL has only Right of use the said land and ownership 
of land will be intact with original land owners . 

GAIL also stated that they have no objection to include such 
land in the said Notified Integrated Township project . Therefore , such area 
has been temporarily included in the locational permission . However , when 
providing a letter of intent in this regard , the Collector , Thane should 
required to be verified this matter . If the ownership of such area is confirmed 
and the ownership is acquired by the original land owner , such area may be 
allowed in the said Notified Integrated Township Project and its Floor space 
Index ( FSI ) will be allowed to the project proponent . Otherwise such area 
will be automatically excluded from the approved locational permission . 


4 ) Collector , Thane should take appropriate action regarding “ New Tenure ” 

lands which are included in the said Notified Integrated Township Project 
before granting final sanction to the Master Lay - out Plan . 


5 ) Collector , Thane shall verify and take appropriate action in respect of lands 

which are included in the said Notified Integrated Township Project having 
entries regarding bank encumberances and names in the Other Right's column 
of 7/12 extract , before granting final sanction to the Master Lay - out Plan . 


6 ) If any document of ownership of lands included in the area of the said Project , 

is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said 
Project in future then , it shall be the sole responsibility of the said Project 
Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost . In such case 

Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


II ) Conditions regarding Environment and Others : 
1 ) The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the 

Ministry of Environment , Forest and climatic change ( MoEF & CC ) and 
from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building 
Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified 
Integrated Township Project . Also the terms and conditions of the 
notifications issued by the Ministry of Environment , Foresi and Climate 
Change for the Environment Impact Assessment Act , 1986 from time to time 
shall be binding on the said Project Proponent . 


2 ) The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe 

disposal of Solid Waste and effluents within the Notified Integrated 
Township Project at his own risk and cost , as per the criteria and norms 
decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the 
provisions and rules under the relevant Act in this regard . 


3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other 

concerned department of the State Government from time to time shall be 
binding on the said Project Proponent . The existing nallas / water courses , 
etc. in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be 
closed . 


4 ) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for 

the development of the said Notified Township Project as per Regulation No. 
14.1.1.10.v ( a ) of the said Regulations for Development of Integrated 
Township Project at their own cost and responsibility . The conditions 
prescribed by Irrigation Department in these regards , from time to time are 
binding on the said Project Proponent . 


5 ) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply 

for the development of the said Notified Township Project as per the 
Regulation No. 14.1.1.10.v ( c ) of the said Regulation for Development of 
Integrated Township Project at their own cost and responsibility . Also the 
concerned Authority shall obtain from the Project Proponent , necessary 
permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire 
area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned 
power supply company before the approval of the Master Plan as per 
Regulation No. 14.1.1.6 of the said Regulation for Development of Integrated 
Township Project . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


III ) Regarding Development : 
1 ) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per 

regulation but minimum 9 mt . free of cost to the lands owned by other private 
persons , which are surrounded by the area under the said Project . 


2 ) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of 

the existing public roads passing through the area of the said Integrated 
Township . 


3 ) It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla 

included in the area of the said Integrated Township Project with the 
permission of concern department and to keep distance from River , Nallas , 
Canal , Lake & other Water bodies within the area of the said Integrated 
Township Project required as per the said regulation for Development of 
Integrated Township Project . 


4 ) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal 

to or more than 1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically 
marked as such on the Regional plan or not . Also No development activity 
shall be permissible and no development involving cutting / leveling / filling 
shall be allowed on such lands . 


5 ) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at 

suitable location within the area of the said Integrated Township Project for 
public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the 
population to be accommodated within the said Integrated Township Project , 
as per the Regulation and shall plan and develop the same at his own cost . 


IV ) Other Terms and Conditions : 
1 ) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications dated 

01/03/2019 for the original Locational Clearance of the said Integrated 
Township Project alongwith all the terms and conditions mentioned in this 
notification shall be applicable for the area of the said Notified Integrated 

Township Project . 
2 ) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project 

Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance 

granted vide this notification are reserved with Government . 
3 ) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1 and 14.1.2 of the Unified 

Development Control and Promotion Regulation shall be applicable for the 

said area . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


4 ) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1.7 ( V ) of the Unified 

Development Control and Promotion Regulation regarding the share of 

local / Planning authority shall be applicable for the said area . 
5 ) This Notification shall come into force on the date of its publication in the 

Maharashtra Government Gazette . 
6 ) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified 

Integrated Township Project are given in “ Schedule ” appended hereto , at 
series No. “ A ” . Also the plan showing the boundaries of the said Notified 

Integrated Township Project is appended hereto . 
7 ) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified 

Integrated Township Project and the plan shall be made available for the 
inspection of the general public , during office hours on all working days at 
the following offices : 
1 ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai 

Commissioner , Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( E ) , Mumbai 
2 ) The Collector , Thane . 
3 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Kokan Bhavan , Navi 

Mumbai . 
4 ) Deputy Director of Town Planning , Urban Reserch Cell , Pune . 

| - This notification shall also be published on the website of Directorate 

of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in 
5 ) Assistant Director of Town Planning , Thane . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


६१ 


Schedule - A 


Details of the said additional lands of M / s . Macrotech Developers Ltd. to be 
added in the said Notified Integrated Township Project of village Asode , 
Burdul , Narhen , Usatane , Taluka Ambarnath , Village Bale , Bamali , Narivali , 
Wakalan , Taluka Thane . 
( Annexure to Notification No.DP / AKBNSA / Village- Asode & others / ITP / CR 
115 / 21 / TPV - 3 / 4301 Dated . 22/09/2021 . of Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune ) 


> 


Sr.no 


Village name 


Details of the said additional land included in 
the said Notified Integrated Township 
Project 


Area ( H . ) 


Survey No./ Hissa 
No. 


1 . 


Asode 


1/8 ( pt ) 


0.05 


2 . 


Asode 


1/9 


0.26 


3 . 


Asode 


2/2 


0.07 


4 . 


Asode 
Asode 


3/4 
9 / 2 / B ( pt ) 


0.832 
0.0685 


5 . 


6 . 


Asode 


9 / 3 / B 


0.554 


7 . 


Asode 


14 / A ( pt ) 


0.40 


8 . 


Asode 


16 / B 


0.22 


9 . 


Asode 


36 


0.225 


10. Asode 


38/2 ( pt ) 


0.021 


11. | Asode 


40 ( pt ) 


0.066 


12. Asode 


46 / 1 / C 


0.36 


13. | Asode 


46 / 1 / D 


0.40 


14. Burdul 


2 / 1 / 6 / A ( pt ) 


1.64 


15. | Burdul 


2 / 1 / 6 / B ( pt ) 


0.48 


16. Burdul 


3/6 


0.043 


17. Burdul 


3/8 


0.028 


18. Burdul 


3/9 


0.073 


19. Burdul 


19/1 


0.155 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


20. Burdul 


19/3 A 


0.053 


21. Burdul 


19/3 B 


0.055 


22. Burdul 


19/4 


0.091 


23. Burdul 


19/7 


0.091 


24. | Burdul 


20/1 


0.241 


25. Burdul 


20/2 


0.053 


26. Burdul 


20/8 


0.033 


27. Burdul 


20/9 


0.276 


28. Burdul 


21/13 


0.096 


29. Burdul 


21/14 


0.109 


30. Burdui 


21/15 


0.109 


31. | Burdul 


21/16 B 


0.065 


32. Burdul 


23/2 ( pt ) 


0.16 


33. Burdul 


23/3 


0.071 


34. Burdul 


23/5 


0.309 


35. Burdul 
36. Burdul 


29/3 
29/5 


0.402 
0.26 


37. Burdul 


29/6 ( pt ) 


0.0581 


38. Burdul 


37/3 


0.711 


39. Burdul 


38/4 


0.45 


40. Burdul 


42/2 ( pt ) 


0.05 


41. Burdui 


42/6 


0.056 


42. Burdul 


48/2 


0.185 


43. | Burdul 


50/3 ( pt ) 


0.491 


44. Burdul 


51/1 


0.911 


45. Burdul 


51/5 


0.453 


46. | Burdu ! 


59/1 


0.187 


47. | Burdul 


59/2 


0.248 


48. Burdul 


59/3 


0.367 


49. | Burdul 


61/3 B 


0.68 


50. | Burdul 
51. | Burdul 


61/4 
65/5/2 


0.071 
0.013 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


६३ 


52. Burdul 


66/21 


0.21 


53 . 


Burdul 


68/2 


0.015 


54. Narenen 


34/4 


0.71 


55. Narehen 


34/5 


0.760 


56. Narehen 


34/6 A 


0.409 


57. Narehen 


35 / 1 / A ( pt ) 


0.1636 


58 . 


Narehen 


36/2 ( pt ) 


0.440 


59 . 


Narehen 


37 / 1B ( pt ) 


0.3150 


60. Narehen 


39/2 ( pt ) 


0.228 


61. Narehen 


39 / 3B ( PU ) 


0.400 


62. Narehen 


39/4 ( pt ) 


0.360 


63. Narehen 


44/1 ( pt ) 


0.245 


64. Narehen 


44/3 


0.058 


65. | Narehen 


48/4 


0.01 


66. Narehen 


45/1 


2.050 


67. Narehen 


45/2 A 


0.05 


68. Narehen 


48/1 


0.01 


69. Narehen 


48/2 


0.19 


70. Narehen 


48/3 


0.110 


71. Narehen 


49/6 ( pt ) 


1.610 


72. Narehen 


49/7 


0.010 


73. | Narehen 


50/2 B ( pt ) 


0.420 


74 . 


Varehen 


50/3 B 


0.270 


75 . 


Varehen 


67/8 


0.178 


76 . 


Narehen 


68/6 


0.142 


77. | Narehen 


68/9 


0.0430 


78. Narehen 


68/10 


0.154 


79. Narehen 


72/3 ( pt ) 


0.200 


80. Narehen 


72/4 


0.115 


81. | Narehen 


173 


0.415 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


82 | Narehen 


75 / 1 / C 


1.19 


83. Narehen 


75 / 1 / B 


0.67 


84 . 


Narehen 


75/3/1 ( pt ) 


0.21 


85. | Narehen 


75/9 


0.06 


86. Narehen 


75/10 


1.37 


87. | Narehen 


76 


0.29 


88. Narehen 


77 / 3A 


0.010 


89. Narehen 


78/5 


0.040 


90. Narehen 


78/7 


0.02 


91. Narehen 


78/1 


0.090 


92. Narehen 


78/2 A 


0.19 


93. Narehen 


78/4 


0.04 


94. Narehen 


78/8 


0.04 


95. Narehen 


86/3 


0.10 


96. Narehen 


86/4 A 


0.047 


97. Narehen 


87/3 


0.05 


98. Narehen 


87/5 


0.420 


99. Narehen 


88/3 


0.033 


100. Narehen 


88/5 ( pt ) 


0.125 


101. Narehen 


89/1 


0.141 


102. Narehen 


90/5 ( pt ) 


0.260 


103. Narehen 


90/7 


0.0150 


104. Narehen 


91/1 


0.210 


105. Usatane 


15 


0.723 


106. Usatane 


16/1 


0.43 


107. Usatane 


17 


0.126 


108. Usatane 


20/1 


0.364 


109. Usatane 


24/1/1 ( pt ) 


0.103 


110. Usatane 


39 / 2 / B ( pt ) 


0.47 


111. Usatane 


39/3 


0.033 


112. Usatane 


39/4 ( pt ) 


0.00014 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


६५ 


113. Usatane 


40/2 


0.278 


114. Bale 


2/1 


0.293 


115. Bate 


3/2 


0.30 


116. Bale 


4/3 


0.273 


117. Bale 


5/1 


0.69 


118. Bale 


5/2 


0.415 


119. Bale 


7/1 


0.496 


120. Bale 


7/2 


0.493 


121. Bale 


32/5 


0.20 


122. Baie 


41 / 3A / 1 


0.207 


123. Bale 


42 


0.13 


124. Bale 


43/2 


0.205 


125. Bale 


44 


0.025 


126. Bale 


61/9 ( pt ) 


0.37 


127. Bale 


62 


0.056 


128. Bale 


66 ( pt ) 


0.37 


129. Bale 


82 / i 


0.008 


130. Bale 


94 ( pt ) 


0.1658 


131. Bale 


96 


0.288 


132. Bale 


97/2 ( pt ) 


0.184 


133. Bale 


97/3 


0.412 


134. Bale 


100/1 ( pt ) 


0.156 


135. Bale 


100/2 ( pt ) 


0.469481 


136. Bale 


102/1 


0.139 


137. Bale 


104 


0.03 


138. Bale 


105 / 1 / A 


0.475 


139. Bale 


105 / 1 / B 


0.324 


140. Bale 


110 


0.03 


141. Bale 


111/1 


0.858 


142. Bale 


112/1 


0.192 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


143./ Bale 


113/1 


0.36 


144. Bale 


113/2 


0.19 


145. Bale 


13/3 


0.55 


146. Bale 


113/4 


0.54 


147. Bale 


124/3 


0.245 


148. Bale 


124/5 


0.172 


149. Bale 


124 / 6B 


0.253 


150. Bale 


12460 


0.258 


151. Bale 


125/3 


0.091 


152. Bale 


126/4 


0.321 


153. Bale 


126/5 


0.18 


154. Bale 


127/1 


0.44 


155. Bale 


127/3 A 


0.111 


156. Bale 


127/3 B 


0.129 


157 ) Bale 


128/1 


0.309 


158. Bale 


128/2 


0.319 


159. Bale 


128/3 


0.161 


160. Bale 


128/4 


0.086 


161. Bale 


129 


0.678 


162. Bale 


130/1 


0.673 


163. Bale 


130/5 


0.167 


164. Bale 


132 


( pt ) 


0.0156 


165. Bale 


134/2 


0.01 


166. Bale 


135/1 


0.292 


167. Bale 


135/3 B 


0.045 


168. Bale 


137 


0.10 


169. Bale 


138 


0.051 


170.1 Bale 


139/2 ( pt ) 


0.5328 


171. Bale 


139/3 


0.39 


172. Bale 


139/4 


0.11 


173. Bale 


139/5 A 


0.30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


६७ 


174. Bale 


139/5 B 


0.65 


175. Bale 


139/6 


0.17 


i76 . Bale 


139/7 


0.40 


177. Bale 


139/8 ( pt ) 


0.0167 


178. Bale 


139/9 


0.15 


179. Bale 


139 / 10A 


0.365 


180. Bale 


139 / 10B 


0.345 


181. Bale 


139/13 


0.16 


182. Bale 


141 


0.346 


183. Bale 


142 


0.56 


184. Bale 


143/1 


0.152 


185. Bale 


143/2 


0.316 


186. Bale 


143/3 


0.121 


187. Bale 


144/2 


0.116 


188. Bale 


145/1 


0.142 


189. Bale 


164/1 


0.02 


190. Bale 


164/2 B 


0.23 


191. Bale 


167/2 


0.256 


192. Bale 


167/3 


0.058 


193.1 Bale 


167/4 


0.03 


194. Bale 


177/3 A ( pt ) 


0.1595 


195. Bale 


177/3 B 


0.203 


196. Bale 


177/4 


0.331 


197. Bale 


177 ! 6 ( pt ) 


0.33378 


198. Bale 


178/2 


0.038 


199. Bale 


179/1 ( pt ) 


0.0413 


200. Bale 


179/3 


0.55 


201. Bale 


179/4 


0.26 


202. Bale 


17919 


0.46 


203. Bale 


179/10 


0.24 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


204. Bale 


179/11 ( pt ) 


0.17 


205. Bale 


179/12 


0.63 


206. Bamali 


5/1 


0.218 


207. Bamali 


5/2 ( pt ) 


0.0985 


208. Bamali 


7/2 


0.258 


209. Bamali 


7/8 


0.44 


210. Bamali 


7/10 


0.159 


211. Bamali 


8/1 A ( pt ) 


0.229 


212. Bamali 


8/5 


0.149 


213. Bamali 


8/6 


0.415 


214. Bamali 


8/7 


0.164 


215. Bamali 


13 


0.67 


216. Bamali 


16/1 ( pt ) 


0.8388 


217. Bamali 


18/1 ( pt ) 


0.2647 


218. Bamali 


18/2 A 


0.286 


219. Bamali 


25/1 


0.637 


220. Bamali 


30/3 A ( pt ) 


0.373 


221. Narivali 


21/4 ( pt ) 


0.23 


222. Narivali 


36 / 1 / A ( pt ) 


0.078 


223. Narivali 


36/5 ( pt ) 


0.0333 


224. Narivali 


36/10 B 


0.45 


225. Narivali 


41/9 


0.10 


226. Narivali 


43/3 


0.02 


227. Narivali 


46/1 


0.192 


228. Narivali 


57/2 ( pt ) 


0.1973 


229. Narivali 


59/2 


0.144 


230. Narivali 


62/1 


0.033 


231. Narivali 


62/3 ( pt ) 


0.15 


232. Narivali 


72/1 ( pt ) 


0.29 


233. Narivali 


73/2 ( pt ) 


0.187 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


६ ९ 


234. Narivali 


107/1 


0.36 


235. Narivali 


135/7 A ( pt ) 


0.24 


236. Narivali 


140 / 2 / B 


0.005 


237. Narivali 


145/2 


0.162 


238. Narivali 


145/3 


0.189 


239. Narivali 


146/2 


0.038 


240. Narivali 


162/1 ( pt ) 


0.81 


241. Narivali 


171/8 


0.072 


242. Narivali 


174/2 A ( pt ) 


0.005 


243. Narivali 


190/7 ( pt ) 


0.0001186 


244. Waklan 


13/2 


0.043 


245. Waklan 


13/3 


0.422 


246. Wakian 


16/5 


0.078 


247. Waklan 


17/3 A ( pt ) 


0.32 


248. Waklan 


18/1 


0.023 


249. Waklan 


18/2 


0.038 


250. Waklan 


18/4 


0.183 


251. Waklan 


18/6 


0.075 


252. Waklan 


18/7 


0.10 


253. Waklan 


18/15 


0.015 


254. Wakian 


23/2 ( pt ) 


0.054 


255. Waklan 


24/4 


0.152 


256. Waklan 


26/3 ( ( pt ) ) 


0.0016 


257. Waklan 


27/1 ( ( pt ) ) 


0.6085 


258. Waklan 


47/3 


0.051 


259. Waklan 


47/4 


0.253 


260. Waklan 


47/7 


0.235 


261. Waklan 


47/8 


0.172 


262. Waklan 


48/2 


0.10 


263. Waklan 


48/6 ( pt ) 


0.188 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १० 


go 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


264. Waklan 


49/1 ( pt ) 


0.3252 


265. Waklan 


5276 ( pt ) 


0.0212 


266. Waklan 


53/1 ( pt ) 


0.0224 


267. Waklan 


58/4 ( pt ) 


0.0315 


268. Waklan 


62/1 ( pt ) 


0.12775 


269. Waklan 


66/1/2 ( pt ) 


0.1178 


270. Waklan 


66/1/3 ( pt ) 


0.1628 


271. Waklan 


67/2 ( pt ) 


0.08725 


272. Waklan 


67/4 ( pt ) 


0.1037 


273. Waklan 


68/3/1 


0.293 


274. Waklan 


68/3/2 ( pt ) 


0.3085 


275. Waklan 


68/4 


0.162 


276. Waklan 


69/4 


0.131 


277. Waklan 


72/1 ( pt ) 


0.4765 


278. Waklan 


82/3 


0.10 


279. Waklan 


83/1 


0.097 


280. Waklan 


83/2 


0.149 


281. Waklan 


83/3 


1.125 


282. Waklan 


83/4 


0.19 


283. Waklan 


83/8 


0.119 


284. Waklan 


83/9 


0.105 


285. Waklan 


83/11 


0.023 


286. Waklan 


87/4 


0.03 


287. Waklan 


91/2 


0.377 


288. Waklan 


91/6 


0.04 


289. Waklan 


99/1 


0.336 


290. Waklan 


99/2 B ( pt ) 


0.233 


291. Waklan 


115 / B 


0.64 


292. Waklan 


127/5 


0.24 


293. Waklan 


149/4 ( pt ) 


0.176 


294. Waklan 


151/2 B ( pt ) 


0.1838 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


७१ 


295. Waklan 


151/3 ( pt ) 


0.082 


296.Waklan 


154/6 ( pt ) 


0.2598 


297. Waklan 


162/22 ( pt ) 


0.0136 


298. Waklan 


163/1 


0.445 


Total 


75.976 


Area notified by Notification dated 01/03/2019 517.0237 


592.999 


Total revised Notified Área of project 
( 517.0237 + 75.796 ) 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – १० अ 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक - एलएक्यू / एसआर / १३८ ९ / २०१ ९ .-- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दि .१ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या , तसेच महसूल व वनविभागाग , मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ 
सप्टेंबर , २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखादया जिल्हयातील १०००० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी , समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव कापरे , ता.चिपळूण , जि.रत्नागिरी 
येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी . मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच 
रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून , यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन 
संपादन करण्याचा , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रत्नागिरी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांचा उददेश 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि 
सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समुचित 
शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास 
ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करुन अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने 
आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४ च्या पोट कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी आता , उक्त कायदयाचे कलम ३ चे पोट कलम ( ई ) प्रमाणे , जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना 
समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट कलम ( ग ) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी 
यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रत्नागिरी यांना क्र.भूसं / समन्वय / कार्या 
१ / कावि -११७० / एसआर क्र .१०४ / २०१ ९ , दिनांक २१ / ०६ / २०१ ९ अन्वये प्राधिकृत केलेले आहे . सबब , याद्वारे 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था , 
मु.पो.कोंडये , ता.लांजा , जि.रत्नागिरी यांच्याकडून , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २३ / ० ९ / २०२१ 
पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 


अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव : - जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , सिंचन भवन , कुवारबाव , 
रत्नागिरी 
प्रयोजन : - साठवण तलाव कापरे , ता . चिपळूण , जि.रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी . मुख्य कामे अंतर्गत 
धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


७३ 


गावाचे नाव : - मौजे कापरे , ता.चिपळूण , जि.रत्नागिरी . 
एकूण क्षेत्र ( हे.आर. ) : - २६-४५-५५ 


अ.क्र . 


जमिनीचे 
गट नंबर 
४४७ पै . 
४५७ पै . 


पूर्व 


१ 


४५ ९ 


४४७ पै . 


२ 


३ 


४५८ 


४५८,४४७ पै 
४५ ९ , ९ १३ पै 
९ १३ पै . 


४४७ पै . 


४ 


४५ ९ 


दक्षिण 

४५८ 
४५७ पै . , ९ २१ पै . 
४५७ पै . , ९ २१ पै . , ९ १३ पै . 

४५८ , ९ १३ पै . 

४५७ प . 
९ १६ पै . , ९ १ ९ , ९ १८ 

९ २४ पै . 


४४७ पै . 


५ 


१५२० 


४४७ पै . 
९ १३ पै . 


६ 


९ १३ पै . 

रौ 


89FT 


२१ २२० 


८ 


९ १७ 


९ १६ 
९१७.९ १६ पै . 


९ 


९ १८ 


९ १३ पै . 
९ १३ पै . 
९ १३ पै . 


९ १६ पै . 
९ १६ पै . 


१० 


९ १ ९ 


९ १८ 


९ २० 


११ 


९ २० 


९ १८ 


१२ 


९ २१ पै . 
९ १६ पै . 


९ २१ पै . 


९ १६ पै . 
९ २१ पै . 
९ २३ पै . 


१३ 


१४ 


नाला 


९ २१ पै . 
९ २२ पै . 
९ २३ पै . 
९ २४ पै . 
९ २५ पै . 
९ २६ 


१५ 


१६ 


९ २५ पै . 
९ १६ पै 


ફાવ 


९ २४ पं . 
९ २५ पै . 
९ २५ , पै . 
९ २५ प . 
९ १६ पै . 


९ २७ 


१८ 


९ २७ 


९ २८ 


१ ९ 


९ २८ 


संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु : सीमा 
पश्चिम 

उत्तर 
१५२०,४४७ प . 
४५७ पै . 

१५२० 
४५७ पै . 
४४७ पै . , ४५८ 
४५७ पै . 

४४७ पै . 
९ २१ पै . , ४५७ पै . 

४५८,४५ ९ , ९ १३ पै . 
९ २२ पै 

१ 
९ १८ 
९ १ ९ , ९ २० 
९ १६ पै . 
९ १६ पै . 

९ १ ९ , ९ १८ . 
नाला 
९ २२ पै . 

नाला , ९ २१ पै . 
९ २२५ . 

९ २२ पै . 
नाला 

९ १६ पै . 
९ २६ , ९ २७ 

९ २४ पै . 
नाला 

नाला . १२५ पै . 
नाला 

९ २६ 
नाला 

९ २७ 
९ ३२ 

९ ३३ 
नाला 

९ ३१ , ९ ३२ 
नाला 

९ ३२ 
९ ३१ , ९ ३० 

९ ३३ 
९ ३६ , ९ ३५ , ९ ३२ 

९ २२ , ९ २३ 
९ ३६ पै . 

९ ३४ पै . 
नाला 

९ ३६ 
९ ४१ . नाला 

९ ३८ , ९ ३४ 
९ ३ ९पै . 

९ ३८ पै . 
९ ४० पै . 

९ ३ ९ पै . 
९ ४४ पै . 

९ ४० पै . 
९ ४२ , ९ ४४ पै . 

९ ४० पै , ९ ३ ९ पै . 
९ ४३ , ९ ४ , पै . 

९ ४४ पै . 
९ ४५ पै . 

९ ४४ पै . , ९ ४५ पै . 
९ ४५ पै . 

९ ४४ पै . 
नाला 

९ ४५ पै . 
नाला 

९ ४७ , ९ ४६ पै . 
नाला 

९ ४६ पै . 
९ ४८ पै . 

नाला , ९ ४८ , अपै . 
९ ४ ९पै . 

९ ४८ / अपै . , नाला 
९ ४ ९पै . , ९ ५० पै . 

नाला 


२० 
२१ 


९ २ ९ 
९ ३० 


९ ३३ 
९ ३२ 


१६५६/२ , नाला 

९ ३२ 
नाला 


२२ 


९ ३१ 


९ ३२ 


२३ 


९ ३२ 


९ २ ९ 


नाला , ९ ३० 
नाला 


२४ 


२५ 


९ ३४ पै . 


१२ ९ , नाना 

९ ३३ 


२६ 


९ ३५ 


नाला 
९ ३३ , ९ २३ पै . 

९ ३२ , ९ ३३ 
९ ३४ प.९ ३३ 

९ ३४ . 


२७ 


९ ३६ 


९ ३१ , नाला 
९ ३५ , नाला 

९ ३६ 


२८ 


९ ३८ पै . 


२ ९ 


९ ३ ९ पै . 


९ ३८ पै . 


९ ४१ 


९ ४० पै . 


९ ३ ९ पै . 
९ ३६ 


९ ४१ 


३१ 


९ ४१ 
९ ४२ 


नाला 


३२ 


९ ४ 


नाला 


३३ 


९ ४३ 


३४ 


३५ 


९४४.पै. 
९ ४५ पै . 
९ ४६ पै . 


९ ४२ , नाला 

१४.पै. 
९ ४४ पै , ९ ४२ 

९ ४६ पै . 
९ ४६ पै . 


नाला 
९ ४२ पै . , १४३ पै . 
९ ४३ प . , नाला 
९ ४५ पै .. नाला 


३६ 


३७ 


९ ४७ 


३८ 


नाला 


९ ४८ पै . 
९ ४ ९ पै . 


९ ४६ पै . 
९ ४ ९ 


३ ९ 


नाला 


९ ४ ९ पै . , ९ ५० पै . 


९ ५० प . 


९ ५१ प . , नाला 


९ ५० पै . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


४१ 


९ ५१ पै . 


९ ५२ 


नाला 


९ ५१ पै . 
९ ५६ पै . 


४२ 


९ ५२ 


नाला 


नाला 


९ ५३ 


नाला 


४४ 


नाला 


९ 
९ ५५ पै . , नाला 
९ ५८,१०६० , नाला 


नाला 


४६ 


९ ५३ , ९ ५४ पै . 


नाला 
९ ५३ पै . , ९ ५६ पै . , ९ ५२ 
९ ५५ पै , ९ ५४ पै . 

९ ५२ 

९ ५७ पै . 
९ ५ ९ पै . , ९ ५७ पै . 

९ ५ ९ पै . 


९ ५६ पै . 


९ ५४ पै . 
९ ५५ प . 
९ ५६ पै . 
९ ५७ पै . 

९ ५८ 
९ ५ ९ पै . 
९ ६० प . 


४७ 


९ ५५ पै . 


९ ५८ 


४८ 


१०६० , ९ ५५ पै . 

९ ५७ पै . 


१०५८,१०५ ९ 
९ ५८,१०५७ 


४ ९ 


५० 


१०५६ 


९ ६० पै . 
९ ६१ पै . 


५१ 


९ ६१ पै . 


१०५५ 


९ ५ ९ पै . 
९ ६० पै . 
९ ६१ पै . 
९ ४ ९ पै . 


५२ 


९ ४ ९ पै . , ९ ६२ पै . 


९ ६२ पै . 
९ ६३ पै . 
९ ६४ पै . 


१०५२ पै . 


९ ६३ पै . 


५४ 


९ ६४ पै . , ९ ६७ पै . 


५५ 


९ ६७ पै . 
९९९ पै . 
१००१ पै . 


९ ६३ पै . 
९ ६४ पै . 
१००१ पै . 
१००२ 

पै . 
१०१० , ९ ६७ पै , ९ ६४ पै . 

9 .. 


९ ५० पै . 
९ ५१ पै . 

९ ५२ 
९ ५५ पै . , ९ ५४ पै . 

९ ५७ पै . 
९ ५१ पै . 
९ ५ ९पै . 
१०५७,१०५५ 

९ ६० पै . 
९ ६१ पै . 
९ ६२ पै . 

९ ४ ९पै . 

९ ६४ पै . , १०११ 
९ ६७ पै . , १०१०,१०० ९ , १००२ 

१००२ पै . 
९९९पै . 
९९९पै . 
१००२ पै . 
9ant 

१००८ पै . 
१००८ पै . , १००७ पै . 

१००२ पै . 

१०१२ 
१००८ पै . 

१०१२,१०११ 
१०१५५.१०१६ / द १०२८ / अ 

१०३० पै . 
१०१६ / अपै . 
१०२४,१०२२,१०२३ 
१०१६ / अ पै . , १०२८ अ 

१०२२ / 
१०२१ / अ , १०२१ / ब 


९ ६७ पै . 
९९९ पै . 
१००१ पै . 
१००१ पै . 


१०१३ , ९ ४ ९ पै . 

१०० ९ , १०११ 
१०१०,१००२ पै . , ९ ६४ पै . 

१००२ पै . 
१००२ पै . 

१०० ९ 
१००८ पै 


५८ 


१००२ पै . 


६० 


१००८ पै . 


६१ 


१०० ९ 


१०१४ / अपं . 
१०११,१०१२ 

१०० ९ 


६२ 


१०१० 


६३ 


१०११ 


६४ 


१०१२ 
१०१३ 


६५ 


१०१२,१०० ९ 
९ ६४ पै , १०११ 

९ ६४ पै . 

९ ६३ पं . 
१०११,१०१३ 

९ ४ ९ पै . 
१०५७,१३५१ 

१०४६ पै . 
१०१४ / अपै . 
१०१५ पै . १०१६ / ब 

१०१४ / पै . 
१०१६ / अ पै . 

१०२४ 


२०१४ / अप . 
१०१४ / ब 

पै . 
१०१५ पै . 
१०१६ / अ पै . 


६७ 


१०१३ 
१०१४ / अपै . 

१०१४ / अपै . 
१०२ ९ , १०३० १,१०१४ / ब पै . 
१०४६ पै . , १०१४ / ब पै . 

१०१६ / ब 
१०२४,१०२८ / अ 
१०२८ / 
१०२३ 


६८ 


१००२ पै 
१००७ पै , १८० ९ 
१०१० , १००२ पै . 

१००२ पै . 
९ ६४ पै . , १०० ९ 

१०० ९ 
१०११ , ९ ६३ पै . 
१०१४ अपै . 
१०१४ / अ पै . 
१०१५ 

पै . 
१०१६ / अपै . 
१०१५ प . 
१०२२ 

१०२२ 
१०१६ / अप . 

१०२३ 

१०२६,१०२३ 
१०१६ / अपै . , १०१६ / ब पै . 


६ ९ 


७० 


१०१६ / ब 
१०२२ 


७१ 


७२ 


१०२३ 


१०२६ 


७३ 


१०२४ 
१०२६ 


१०१६ / अप..१०२८ / अ 

१०२३ 


७४ 


७५ 


१०२७ पै . 


१०२३ 
१०१६ ब / १०१४ / अपै 


१०२१ / ब 
१०२६,१०२७ पै . 
१०२३,१०२४ 


७६ 


१०२८ / 


७७ 


१०२ ९ 


१०२८ / ब पै . 

१०२ ९ 
१०३० पै . 
१०३१ पै . 


१०२७ पै . 
१०२८ / ब पै . 


७८ 


७ ९ 


१०२ ९ 


८० 


१०२२,१०२८ / 

१०२७ . 

१०२७ पै . 
१०२७ पै . , १०२८ / ब पै . , 

१०२ ९ पै . 
१०२८ / ब पै . 
१०३० पै . , १०३१ 

१०३० पै . 
१०३१4 . 
१०३५ 

पै . 
१०३८ / अपै . 

१०३८ / ब पै . 
१०४१ पै . , १०४३ पै . 

१०४१ पै . 


१०३३,१०३४ 


८१ 


१०३० पै . 
१०१४ / ब पं . 
१०३० पै . 
१०३१ पै . 
१०३८ / ब पै . 
१०४१ पै . 
१०४३ पै . 
१०४३ पै . 


१०३५ पै . 


१०२८ / 
१०२८ / अ , १०१४ / अपै . 

१०१४ / अ पै . 
१०३१ पै . 
१०३५ पै . 
१०३८ / अ पै . 
१०३८ / ब पै . 
१०४० पै . 
१०४० पै . 


८३ 


१०३५ पं . 

१०३० पै . 
१०३८ / अ पै . 

१०४१ पै . 
१०३८ / ब प . 


१०३८ / अ पै . 
१०३८ / ब पै . 
१०४० पै 
१०४१ पै . 


८४ 


८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


७५ 


८६ 


१०४१ पै . , १०४० पै . 


८७ 


८८ 


१०४३ पै . 
१०४४ पै 
१०४५ पै . 
१०४६ 

पै . 
२०४७ / अ 
१०४७ / ब 
१०४८ 


१०४४ पै . 
१०६६ पै . 
१०४७ 
१०४५ पै . 
१७४० 


१०४३ पै . 
१०४६ पै . 
१०४६ पै . 


८ ९ 


९ ० 


१०४७ / ब पै . , १०४५ 


१०४३ पै . 
१०४४ पै . 

१०४५ पै . 
१०४६ पै . , १०४५ पै . 

१०६६ पै . 
१०४६ पै . , १०४५ पै . 
१०४६,१०४७ / ब पै 
१०१४ / अ पै . , १०४८ 

१०१४ / अपै . 


१०४७ / अ 
१०५२ 


१०४३ पै . 
१०४४ पै . 
१०४७ / ब पै . 
१०४७ / ब पै . 
१०५२,१०५३ 
१०५२,१०४८ 

९ ४ ९ पै . 
९ ४ ९ पै . 
१०५१ 

९ ४ ९ पै . 
९ ६२ पै . , ९ ४ ९ पै . 


९ २ 


९ ३ 


१०४८ 


१०४६ पै . 
१०४ ९ , १०१४ / अपै . 

१०५०,१०५१ 
१०१४ / अप . 
१०१४ / अपै . 

१०४८ 


१०४१ 
१०५० 


९ ४ 


१०४ ९ 


१०५१ 


१०४ ९ 


१०५० 


९ ६ 


१०५२ 


१०५५ 


९ ७ 


१०५३ 


१०५४ 


१०५२ 


१०४७ / ब , १०४७ / अ , 

१०५३,१०५४ 
१७४० , १०४७ / अ 

१०६१ 
१०६१ 


९ ८ 
९९ 


१०५४ 
१०५५ 


१०४७ / अ 
१०५३,१०५२ 
१०५४,१०५२ 


१०५५,१०६१ 
१०५६,१०५७ , ९ ६१ पै . 


१०० 


१०५६ 


१०५५ 


१०५५,१०५७ 


९ ६० पै 
९ ५८ पै 


१०५७ 


१०५५ 


१०१ 
१०२ 


१०५ ९ 


१०५८ 
१०५ ९ 


१०३ 


नाला 


१०५२ 
९ ६१ पै . , ९ ६२ पै . 
९ ६० पै . , ९ ६१ पै . 
९ ६० पै . , ९ ५ ९ पै . 

९ ५८ 
९ ५८,१०६० 

९ ५८ 
१०५४ , १०५५ पै . 

१०५५ पै . 
२०६२ 
१०६१ 


१०४ 


१०६० 


१०५६,१०५५ 

१०५५ 
९ ५८,१०५८ 
९ ५८,१०५ ९ 
१७४० , १०५३ 
१०६४,१०६५ पै . 

१०६२ 


१०५५ 
२०५५ , नाला 
१०५ ९ , नाला 
१०६४,१०६५ पै . 


नाला 


१०५ 


१०६१ 


१०५५,१०६२ 


१०६ 


१०६२ 


१०८० पै . 


१०७ 


१०६३ 


१०६२ 


नाला , १०८१ 

१०६२ 

१०६२ 
१०६२ , १०६४ 


१०८ 


१०६४ 


१० ९ 


१०६१ 


११० 


१०६५ पै . 
१०६६ पै . 
१०७ ९ पै . 
१०८० पै . 


१०६५ पै . 
१०८० पै . 


१०६५ 

पै . 
१०६५ पै .. १०६६ पै . 

१०६६ पै . 
१०७ ९ पै . 
१०८० पै . 


१११ 


११२ 


१०८२,१०८३,१० ९ ० 


१७४० 

१०६५ पै . 
१०६२ , १०७ ९ पै . 
१०६२ , नाला 
१०८१,१०६२ 


११३ 


१०८१ 


नाला 


१०६२ 


११४ 


१०८२ 


नाला 


११५ 


१०८३ 


१०६२ 

१०७ ९ पै 
१०६५ पै . , १०६६ पै . 

१०८० पै . 

१० ९ १ 
१०८२ , नाला 

१०८३ 
१०८४ पै . 
१०८४ पै . 

१०८ ९ पै . 
१०८ ९ पै , १०८४ पै . 
१० ९ २ पै . , १०८ ९ पै . 
१० ९ २ पै . , १०८ ९ पै . 

१६४४ पै . 


नाला 


१०८२ 


११६ 


१०८४ 

पै . 
१०८ ९ पै . 


११७ 


११८ 


१० ९ ० 


१०८० 
१० ९ ० , १०८० पै . 
१०८ ९ पै . , १० ९ ० 

१० ९ २ पै . 
१० ९ १ , १०८ ९ पै . 
१० ९ ३ , १०८० पै . 

१० ९ ३ 
१६४५,१६४६,१६४८ , 
१६४ ९ , १६५०,१६५१ , 
१६५३ 


नाला 
१०८४ पै . १० ९ ० 
१०८३,१०८४ पै 

१० ९ ० 
१०८ ९ पै . 
१६४४ पै . 


१०८३,१० ९ ० 

१० ९ १ 
१० ९ १ 
१०८० पै . 

१० ९ १ 
१६५४ 

पै . 


१० ९ १ पै . 
१० ९ २ पै . 
१६४४ पै . 


१२० 
१२१ 


१२२ 


१६४५ पै . 


नाला 


१६४७ , १६४६ , नाला 

१६४८ 


१६४६ 


१२३ 
१२४ 


१६४७ 


१६४७ 


नाला 


१६४८ 


१६४८ 


१६४४ पै . 
१६४४ पै . 

१६४६ 
१६४४ पै . 
१६४४ पै . 
१६४४ पै . 
१६४४ पै . 


नाला 


१२५ 
१२६ 


१६४ ९ 


१६४४ पै . , १६४५ पै . 

१६४५ पै . 

१६४५ पै . 
१६४७,१६४६ 

१६४८ 
१६४ ९ 
१६५० 


नाला 


१६५० 


१६४ ९ 
१६५० 


१२७ 


नाला 


१६५१,१६५२ 

१६५३ 


१२८ 


१६५१ 


१६५२ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


१२ ९ 


१६५२ 


१६५१ 


नाला 


१६५३ 


१६५० 


१३० 


१६५३ 


नाला 


१६५२,१६५१ 
१६५३ पै . , १६४४ पै . 


१३१ 


१६५४ पै . 
१६५६/१ पै . 


१६४४ पै . 
१६४४ पै . , १६५४ पै . 

१६६१ पै . , १६५८ 
पै . , १६५ ९ पै .१६५६ पै . 


१६५४ पै . 
नाला , १६५६/१ पै . 
१६६१ पै . , १६५६/२ पै . 


नाला 
नाला , १६५४ पै . 


१३२ 


१६५४ 

पै . 


१६५६/२ 


नाला 


१३३ 
१३४ 


१६५६ / १ पै . 


१६६१ पै . 
१६५८ पै . 
१६५ ९पै . 
१६६१ पै . 


१६५८ पै . 
१६५ ९ पै . 
१६६१ पै . 


९ २८ , ९ १६ पै . 
१६५ ९ पै . 
१६६१ पै . 


१६५६/१ पै . 
१६५६/१ पै . 
१६५८ 

पै . 


१३५ 


१३६ 


१६६१ प . , १६५६ / १ 

१६५६/२ 
१०४७ / अ 


९ १६ पै . 


१६५६ / १,१६५ ९ 


१३७ 


१७४० 


१०६१ 


१०६६ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


सविता लष्करे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

रत्नागिरी .. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


